वीरशेवांची स्फुट कविता 


पाठ्यपुस्तक 
वीरशेव सिद्धान्त प्रवीण परीक्षा 


संपादक 


शांतितीर्थं संगय्या स्वामी 


श्रीकाशीजगद्गुरू विश्वाराध्य वीरशेव विद्यापीठ 
जंगमवाडी मठ, वाराणसी 


पाठ्यपुस्तक समिती 


शातितीर्थ संगय्या स्वामी 
एम.ए., बी.एड. 


ओौरगाबाद्‌ / चरभाष 9850178576 


प. शिवाण्पा नागनाथअप्पा खके 
बी.एस्सी., बी.एड. 
चारटाणा, जि. परभणी / चरभाष 9421086848 


ड. शेषनारायण देवाप्पा पसारकर 
एम.ए., पीएच.डी. 
केकतउमरा, ता.जि. वाशीम / चरभाष 9420780570 
डो. अनिल काशीनाथ सरजं 
एम.ए., पीएच.डी. 
सोलापूर / चरभाष 9823919591 


स्वाती मनोहर साररकर 
बी.ए. (मराठी), एम.एस्सी., बी.एद्‌. 
कारजा (लाड), जि. वाशीम / चरभाष 9421391011 


राजेंद्र नागनाथ बलसुरे, सचिव, श्रीकाशीजगद्गुरू विश्वाराध्य वीरशैव विद्यापीठ, 
११९, ओम नमः शिवाय नगर, हत्तुरे नगर, मजरेवाडी, सोलापूर ४९१३२२४ 
संपर्कं : चरभाष 96044 28471 


संगणकीय अशक्षरटेखन 
सौ. उषा पसारकर, “पसारकर भवन. केकतउमरा, ता.जि. वाशीम ४४४७५०५ 


मुद्रणस्थन् : जयंती प्रिटर्स, ३७४, उत्तर कसबा, सोलापूर ४१३ ००७ 


आवृत्ती पहिरी २००३, आवृत्ती दुसरी २००५५ 
आवृत्ती तिसरी २०१०, आवृत्ती चौथी : ओंगस्ट २०१९ 


मूल्य : ४० रुपये 


निवेदन 


परमपूज्य श्रीकाशीकज्ञानसिहासनाधीश्वर श्री १००८ जगद्गुरू डं. चंद्रशेखर शिवाचार्य 
महास्वामीजी यांच्या दिव्य मार्गदर्शनाखाली, 'श्रीजगदगुरू विश्चाराध्य वीरशेव विद्यापीठ, जंगमवाडी 
मठ, वाराणसी" यांच्या वतीने वीरशेव धर्माचा इतिहास, साहित्य व तत्वज्ञान यासंबंधी तीन 
परीक्षा घेण्याचे आयोजित केलेले आहे. 

वीरशेवधर्म अत्यंत प्राचीन आहे. त्याचे तत्त्वज्ञान अत्यंत उदार, व्यापक व सर्वसमावेशक 
आहे. अशा तत्त्वज्ञानाचा, ग्रंथकार व त्यांच्या ग्रंथांचा, शिवशरण व संत यांच्या जीवनाचा 
तसेच त्यांच्या साहित्यकृतीचा जिज्ञासुना व विद्याधि-विद्या्थिनीना सुलभ व योग्य पद्धतीने 
अभ्यास करता यावा आणि त्याचे यथोचित उद्बोधन व्हावे हाच परीक्षा आयोजित करण्यामागचा 
उद्देश आहे. 

या परीक्षेसाठी १. वीरशेव पंचपीठे : परंपरा आणि कार्य, २. वीरशैवांची स्फुट कविता व 
३. पंचाचार ही तीन पाठ्यपुस्तके अत्यंत सुबोध व सुगम भाषेत लिहून मुद्रित केली आहेत. 

“वीरशेव पंचपीठे : परंपरा आणि कार्य' या पहिल्या पाठ्यपुस्तकात वीरशेव पंचपीठांची, 
त्याच्या परंपरा आणि कार्याची सविस्तर माहिती विशद केली आहे. पुस्तकाच्या शेवटी 
प्रत्येक प्रकरणावर आधारलेली नमुना प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे. नमुना प्रश्नपत्रिकांच्या 
वाचनाने परीक्षार्थीना प्रश्नांच्या स्वरूपाची आणि गुणविभागणीची स्पष्ट कल्पना येऊ शकते. 
“वीरशैवांची स्फुट कविता' या दुस-या पाठ्यपुस्तकात विविध वीरशेव कवीच्या स्फुट रचना- 
~ पदे (५), पाठणे (५), अष्टके (३), आरत्या (५), पोवाडे (१), गीते (८), कटाव (१), 
वडप (५), भारुडे (७) इ. ४० रचना दिलेल्या आहेत, त्यावरून वीरशैव कवीच्या रचनेचे 
विविधांगी स्वरूप लक्षात येईल. कवीचा संक्षिप्त परिचय, कठीण शब्दांचे अर्थ, आवश्यक 
तेथे टीपा दिलेल्या आहेत. प्रत्येक स्फुट रचनाप्रकाराच्या शेवटी प्रश्नावली दिलेली आहे. 
पुस्तकात प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूपही दिलेले आहे. तिस-या 'पंचाचार ' या पाठ्यपुस्तकात वीरशेव 
धर्मातील पाच आचारांच्या तात्त्विक स्वरूपाची माहिती सुबोध भाषेत दिलेली आहे, प्रत्येक 
प्रकरणाच्या खाली प्रश्नावली दिलेली आहे. पुस्तकाच्या शेवटी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप दिलेले 
आहे. प्रश्नावली व प्रश्नपपत्रिकेचे स्वरूप यांच्यामुढे परीक्षार्थीना प्रश्नांच्या स्वरूपाची आणि 
गुणविभागणीची सहज कल्पना येऊ शकते. 

परीक्षेत प्रश्नावली आणि नमुना प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नच विचारले जातील असे नाही. 
प्रश्नावली मार्गदर्शनपर आहे याची परीक्षार्थीनी नोद घ्यावी. 


रे. रा. मगाई सचिव, परीक्षा समिती 





प्रक्र. 


प्रनपत्रिकेचे स्वरूप 


प्रष्नपत्रिका २ : वीरशेवांची स्फुट कविता 


प्र्नप्रकार 
खालील प्रश्नांची प्रत्येको 


८ ते १० वाक्यात उत्तरे लिहा. 


पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी 
२० वाक्यांत उत्तरे लिहा. 


(अ) पुढील वाक्यातील रिकाम्या 


जागी कसात दिलेल्यापैकी 


योग्य शब्द भरून वाक्ये पुन्हा लिहा. 
(ब) खालील प्रश्नांची प्रत्येको 


एका वाक्यात उत्तरे लिहा. 
खालील विषयावर प्रत्येको 


१० ते १२ वाक्यांत टीपा लिहा, 


गुण 


२० 


५ 


किती प्रश्न सोडवावेत ? 


सहापैको चार सोडवावेत, 
(प्रत्येकी ५ गुण) 
दोनपैकी एक सोडवावा, 
(प्रत्येकी गुण १०) 


पाचपैकी पाचही सोडवावेत, 
(प्रत्येकी १ गुण) 


पाचपैकी पाचही सोडवावेत, 
(प्रत्येको १ गुण) 


चारपैकी दोन सोडवावेत. 
(प्रत्येकी ५ गुण) 





वीरशेवांची स्फुट कविता । ४ 


१ | पद 


ओवीग्रंथ, अभंगांबरोबरच वीरशेव संतांनी पदरचना केली आहे. त्यात प्रामुख्याने 
मन्मथस्वामी, लक्ष्मणमहाराज, बसवलिग, महादेवप्रभू, गंगाधर शिवाचार्य व सदानंदबुवा 
जोडजवटेकर यांचा समावेश होतो. 

पद हा अभंगासारखा गेय प्रकार असून पदात पहिल्या चरणात ध्रुवपद असते. पद 
अभंगासारखेच गाईले जाते. मन्मथस्वामी वीरशेवातील पहिले पदरचनाकार आहेत. 


९. गुरुराज माऊली 


मन्मथस्वामी (इ. स. १५६९-१६९३) : मराठीतील पहिले लावणीकार. वीरशेवांतील 
पहिले अभंगकार, पदकार. यांचे स्वयंप्रकाश, अनुभवानंद, गुरुगीता, ज्ञानबोध व परमरहस्य 
हे ग्य प्रसिद्ध आले आहेत. यांची समाधी कपिलधार (जि. बीड) येथे असून कार्तिक शु. 
पौर्णिमेला या ठिकाणी फार मोठी यात्रा भरते. 

प्रस्तुत पदात गुरुदर्शनाची ओढ भक्ताला लागल्याचे वर्णन असून त्याला ज्ञानद्धाची 
आस लागली आहे, असे वर्णन केलेले आहे. 


गुरुराज माऊली ग, माय माञ्चे गुरुराज माऊली। धृ. || 
वत्सालागी धेनु जैसे उचलित ये पाऊली।।१।। 

नको अंत पाहू माद्या त्वरीत ये सुखकर साऊली।।२।। 
ज्ञानदुधाची आस लागली करी कृपेची साऊली।।३।। 
मन्मथ शिवलिग वाट पाहे सत्वरी ये धाऊनी।।४।। 


शब्दार्थ : 
आस = उत्कंठा. 
२. सख्यांनो, प्या नामामृत सार 


लक्ष्मणमहाराज (इ, स. १८०८-१८७८) : लक्ष्मण कृष्णाप्पा रऊक्गावकर हे यांचे 
पर्ण नाव. साखरखेडा (जि. बुलडाणा) येथील श्रीपलसिद्ध मठाचे हे शिष्य. पलसिद्धाच्या 
प्ररणेने हाती लेखणी घेऊन लक्ष्मणमहाराजानी सिद्धेश्वरमाहात्म्य, सिद्धस्तोत्र, परमेश्चरस्तोत्र 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ५ 


आदी ओवीरचना, आरत्या, भारुडे, मराटी-हिंदी पदे आणि ४००० अभंग लिहिले. यांची 
संपूर्ण रचना २००९१ साली 'श्री लक्ष्मण गाथा" या नावाने प्रसिद्ध ्ाली आहे. 

या पदात नामस्मरणाचे महत्त्व वर्णन केलेले आहे. नामस्मरण हे सोपे व सुलभ साधन 
असून प्रथम नामस्मरण करा, मग सुखाने संसार करा' असा संदेश यातून दिला आहे. 


सख्यांनो, प्या नामामृत सार। मग सुखे करा संसार ।।धृ.।। 
असंख्य दोषी हिंसक तरले । ब्रह्महत्यारी फार ।।९।। 

सुलभ साधन अति सोपे रे। भवसिधु व्टाल पार ।।२।। 

अक्षयी स्मर हा शिवनामाचा। प्रेमे करा उच्चार ।।३।। 

लक्ष्मण म्हणे प्रेमाचे सखे व्टाल। जैसा हा गणेश-कुमार ।।४ ।। 


शब्दार्थं : 
नामामृत = नामरूपी अमृत. ब्रह्महत्यारी = अत्यंत पापी मनुष्य. भवसिधु = संसाररूपी 
समुद्र, जन्ममृत्यूचे चक्र. गणेश-कुमार = गणपती व का्तिकस्वामी. 


३. साधुसंगती गोड इ्याली 


महादेवप्रभू (इ. स. १८२४-१८९८) : सातारा जिल््यातील जांब येथे माहेश्वरकुच्छात 
जन्म. हे राजयोगी होते. १२ वषं तीर्थयात्रा केल्यानंतर त्यांनी गृहस्थाश्रम स्वीकारला. त्यांनी 
शिवभक्तिपर अभंग, पदे, आरत्या, हिंदी पदे, भारुडे रचली आहेत. दरवषीं चैत्र शु. ५ 
ला जांब येथे त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त यात्रा भरते. त्यांचा बराच शिष्यपरिवार आहे. 
महादेवप्रभची रचना गोड व प्रासादिक असून त्यांनी अनेक कथात्मक अभंगही लिहिले 
आहेत. या पदात साधुसंगतीने ब्रह्मपदाची जोड कशी माली, याचे वर्णन नादमधुर 
शब्दात केले आहे. 


साधुसंगती गोड, आली ब्रह्मपदाची जोड । ।धृ. || 

षड््पुकानन कंटक होते ज्ञानकुठारे तोड केली ।।१।। 

अमृतवबीज रोपुनिया जेणे कृपाघनाने वाढविली | ।२।। 

प्रभू महादेव म्हणे शीतव्छ छाया स्वात्मसुखाची ओप आली ।।३।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ६ 


शब्दार्थं : 

ब्रह्मपद = मोक्ष. षड्पू = काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हे सहा शत्रू. कानन = 
अरण्य. कंटक = काटे. ज्ञानकुठारे = ज्ञानरूपी कु-हाडीने. कृपाघन = मेघाप्रमाणे कृपेचा 
वर्षाव करणारे (संत). अमृतबीज = भक्तीचे अमरतासारखे बीज. स्वात्मसुख = आत्मनज्ञानाने 
मिक्छणारे सुख. 


४. देह जायाचा जायाचा 


गंगाधरस्वामी वडांगव्ीकर (इ. स. १८२७-१९०९) : नाशिक जिल्ह्यातील वडांगव्टी 
मठटावर हे पीठाधीश होते. यांनी वयाच्या ४० व्या वर्षी शिक्षण सुरू करूनही पुढे चांगली 
गती मिव्विली. वीररहस्य (पारमेश्चवर-आगमावर टीका), शिवविजय (शंकरसंहितेवर 
टीका), शिवकथामृत (केदारखंडावर टीका) मदनांतकस्तोत्र,त्रिपुंटमाहात्म्य व सुमारे 
१००० अभंग, पदे व भारुडांचा गाथा याचे लेखन केले. वीरशेवधर्मजागृतीसाठी 
शिवनामसप्ताहांचे आयोजन केले. 

देह हा क्षणभंगुर आहे; 'माञ्चे माद्चे' म्हणण्याचे सोडून द्या. नामस्मरण करा. नाहीतर 

जीवनाची फजिती होईल, असे वर्णन गंगाधरस्वामीनी या पदात केले आहे. 


देह जायाचा जायाचा। कदापि नाही राद्याचा । ।धृ. || 

पाचाचा आणिला उसना। शेखी ज्याचा तो नेरईल जाणा।।१।। 
आप तेज वायू गगन। याचे ओंश नेले याने।।२।। 

पृथ्वीचा अंश नेमस्त। प्रेत राहिले प्रथ्वीत।।३।। 

मघ्ये माञ्च म्हणून । प्राण्या व्यर्थ होईल शीण।।४।। 

गंगाधर नामाते। स्मरा नका होऊ फजित।॥५।। 


शब्दार्थ : 
पाचाचा = पृथ्वी, आप, तेज, वायू व आकाश या पंचतत््वांचा. शेखी = शेवटी. नमस्त = 


निश्चित. 


५. जय जय पंचाचार्य गुरुवृंद 


सदानंद (अंदाज इ. स. १८८०-१९४०) : सदानंदबुवा जोडजवकेकर यांचे सदानंद 
हे टोपण नाव व बंडप्पा करपे मूक नाव होते. हे कीर्तनकार असून यांचे भाषेवर प्रभुत्व 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ७ 


होते. त्यांनी अभंग, भारुडे, पदे, आख्याने, पाणे, आरत्या रचल्या आहेत. यांची बरीच 
रचना अप्रकाशित आहे. कर्तनकार असल्यामुढे यांचे काव्य ओजस्वी व रसाठ्छ बनले 
आहे. संस्कृतप्रचुर व नादमधुर शब्दात त्यांनी पंचाचार्याचे वर्णन या पदात केले आहे. 


शब्दार्थं : 


जय जय पंचाचार्य गुरुवृंद । ।धृ. ।। 

वीरशेव मत स्थापन करूनी। उद्धरिले गणवृंद ।।१९।। 

सेवा करिती नित्यचि तुमची । त्रिसहस्र चरवृंद ।।२।। 
सुरनर मुनिजन स्तोत्रे गाती। तुटावया भववंध।।३।। 

कीति गाता शेषही शिणला। मी वणु किती मतिमंद ।।४।। 
पदकमलावरी भ्रमरन्यायपरी। मोहित हा सदानंद | ।५।। 


पंचाचार्य = रेणुकाचार्य, मरुढ्टाराध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य व विश्चाराध्य हे वीरशेवांचे 
पाच आचार्य. गणवृंद = शिवगणांचा समुदाय. त्रिसहस्र चरवृंद = तीन हजार जंगमांचा 
समृह. भवबंध = संसाराचे बंधन. भ्रमरन्यायपरी = कमव्ठावर भुंगा ज्याप्रमाणे लुब्ध 
होतो त्याप्रमाणे. 


प्रश्नावली 


प्रश्न १ : खालील प्रश्नांची प्रत्येको एका वाक्यात उत्तरे द्याः- 


१. वीरशेवातील पहिल्या पदकाराचे नाव काय? 

२. साधुसंगतीमुके कशाची जोड होते ? 

३. देह कोणाकडून उसना आणला? 

४. पंचाचार्याची नावे सांगा. 

५. सदानंदबुवा पंचाचार्याच्या पदकमलावर कोणाप्रमाणे मोहित होतात ? 


प्रश्न २ : रिकाम्या जागी कंसांत दिलेल्या शब्दपिकी योग्य शब्द भरून पंक्ती पुन्हा 


लिहाः- 

१. ज्ञानदुधाची ...... लागली । करी कृपेची साऊली। । (आस / वास) 

२. सुलभ साधन अति सोपेरे। ...... व्हाल पार (करुणासिधू / भवसिधू) 
३. ...... कंटक होते। कृपाघनाने वाढविली (कानन / आनन) 

४. प्रथ्वीचा अंश ......। प्रेत राहिले पृथ्वीत।। (समस्त / नेमस्त) 

५. वीरशेवमत स्थापन करूनि उद्धरिले ...... (जनवृंद / गणवृंद) 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ८ 


प्रश्न ३ : खालील प्र्नांची प्रत्येकी ८ ते १० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. मन्मथस्वामीनी ' सत्वरी ये धाऊनी' असे कोणास व का म्हटले आहे? 
२. नामस्मरणाचे महत्त्व 'सख्यांनो, प्या नामामृत सार' या पदाच्या आधारे स्पष्ट 
करा. 
३. महादेवप्रभू यांच्या दृष्टीने स्वात्मसुखाची ्ञोप कशामुटे आणि कशा प्रकारे 
येते? 
४. "देह जायाचा जायाचा' असे गंगाधरस्वामी का म्हणतात ? आपली फजिती 
टाक्ण्यासाटी त्यांनी कोणता उपाय सुचविला आहे? 
५. "जय जय पंचाचार्य गुरुवृंद' हे पद कोणी लिहिले आहे ? कवित्वाशिवाय 
त्यांच्याठायी आणखी कोणता विशेष गुण होता ? त्यांच्या वरील पदाच्या 
आधारे पंचाचार्याचे तुमच्या शब्दात वर्णन करा. 
प्रश्न ४ : खालील प्रश्नांची प्रत्येको २० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. "पद' या कविताप्रकाराची वेशिष्ट्ये सांगून आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पदापिको 
कोणत्याही दोन पदांतील विषय-आशयाचे वर्णन करा. 
२. 'गुरुराज माऊली' आणि ' सख्यांनो, प्या नामामृत सार" या दोन्ही पदांतील 
विषय आणि आशय यांतील फरक स्पष्ट करा. 


(111 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ९ 


२ | | पाढ्छणा 


पाटणा हे लोकगीत प्राचीन काव्ापासून सर्वज्ञात आहे. मूलतः हे स्त्रीगीत. पण 
अनेक प्रथितयश कवीनी पाकणे रचलेले आहेत. देवदेवतांचे, साधुसंतांचे व थोर पुरुषाचे 
पाणे रचले वा म्हटले जातात. वीरशेव कवीनी पण मोठ्या प्रमाणावर पंचाचार्य, महात्मा 
बसवेश्वर, अक्कमहादेवी, मन्मथस्वामी आदीवर पाव्णे रचून आपला भक्तिभाव प्रकट 
केला आहे. पाणा गेय असून साधारणपणे जन्मापासून बारा दिवसांपर्यतचे बाव्छाचे 
कर्तृत्व त्यात वणिलेले असते. बाराव्या दिवशी नामकरणाच्या वेव्टी सिया हे गीत म्हणत 
बाव्ाला पारण्यात टाकून त्याचे नाव ठेवतात . 


१. पाठणा पंचाचार्याचा 


सांब (इ. स. १८९२-१९२७) : सांब बापूआप्पा व्याठे हे यांचे पूर्णं नाव. राहणार 
जोडजवठे (ता. जि. लातूर). यांचे वास्तव्य लातूर येथे व्यापाराच्या निमित्ताने होते. 
शिक्षणाबदल त्यांना ओढ होती. त्यांनी पदे, आरत्या, आर्या, पाणे इ. रचना केली. 
त्याचे लेखन फुटकठ्छ स्वरूपात मुक्तगुच्छमाला मासिक (वडांगव्टी, जि. नाशिक), 
शिक्षणप्रकाश मासिक (लातूर) इत्यादीतून प्रकाशित ्ाले आहे. ' मंगलमय महालिगोद्भव...' 
ही त्यांची पंचाचार्यावरील आरती सर्वदूर महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. 

सांब बापूआप्पा व्याठे यांनी लिहिलेल्या पाठ्छण्यात पाचही आचार्याचे वर्णन त्यांच्या 
वेशिष्ट्यांसह आले आहे. प्रत्येकाची वैशिष्ट्ये नेमकेपणाने टिपली आहेत. अनुप्रासामुरे 
काव्याला गोडवा आला असून मध्येच काही ठिकाणी चाल बदलल्याने काव्य वैचित्रयपूर्ण 
बनले आहे. 


बाव्ा जो जो रे जगद्गुरू आचार्या । दर्शने ही पावन काया। ।धृ. || 
ब्रह्मा विष्णु हे स्तविती। ताप शमाया। पावन त्या करिता सदया ।। 
(चाल) आद्य रेणुकं जगी अवतरले। अगस्तीसी उपदेशिले। 
नास्तिका शासन केले। पिण्या बोधामृत। आले शरण तव पाया। 
दिले लिग शंकराचार्य ।।१।। 


मरुव्छाराध्य दुजे वरक्षेत्री अवतरले। बहु शरणांगत उद्धरिले। 
सदभक्तांचे हो प्रेमे पालन केले। दुष्टासी शासन पिले । 
(चाल बदल) देदिप्य मूर्ती । तव साजे। पाहुनिया रतिपति लाजे। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ९० 


मुनी धावती सोनी काजे। पहाता शशिवदना, लज्जित होतसे माया। 
रुजी घालिती पदकमली या।।२।। 


हिमवत्केदारी सिंहासन स्थापिले। एकोराम तृतीय गण आले। 
शोभे त्रिपुडांनी रुदराक्षधारण केले। वेणुदंड हातामध्ये धरिले। 
(चाल) वैराग्यवृत्तीचा बाणा। लिगांगी समरस ज्ञाना। 
उपदेशी नित्य भक्तांना । त्रिविध तापाचे क्षालन केले सखया। 
दुस्तर भवसिधु तराया ।।३।। 


परशिव ब्रह्मरूपा भक्तकार्या तू करिसी। पंडिताराध्य नाम हे तुजसी। 
वीरशेवमता अखंड चालना देसी। षट्स्थव्ठा नित्य बोधीसी। 

(चाल) श्रीशेलावरती राहणे। ऋषिमुनिजन लीन तव ध्याने। 

गंधर्व स्तविती गाणे (चाल) ब्रह्मरूपीचा खे खेठसी जगी या। 
सारूनी दूर ती माया।।४।। 


विश्वभूतदया उदभवली तव चित्ती । म्हणोनिया येणे भूवरती। 
विश्चाराध्य मुखे म्हणता दोष न रहाती। 

असंख्य भक्तजन तरती। (चाल) विश्चक्लेश हराया सजला। 
शोभसी काशीपीठाला। करी धारिसी बिल्वदंडाला। 

(चाल) भक्तगण धावती प्रेमे चरणी रमाया।। 

सांबाची करी पावन काया।।५ ।। 


शब्दार्थं : 


ताप शमाया = आधिभौतिक, आध्यात्मिक व आधिदेविक ह्या तीन तापांचे निरसन व्हावे 
यासाठी. वरक्ेत्री = उज्जयिनी क्षेत्रात. रतिपती = रतीचा पती अर्थात्‌ कामदेव. पहाता 
शशिवदना = चंद्रासारख्या मुखाला पाहून. लिगांगी ज्ञान = लिग (शिव) आणि अंग (जीव) 
यांच्या एकत्वाचे ज्ञान. वेणुदंड = वेटूचा दंड, हा दंड केदारजगद्गुरूच्या हाती असतो. 
क्षालन = निरसन. दुस्तर भवसिधू = कठीण असा संसाररूपी सागर.षट्स्थके = भक्त, 
माहेश्वर, प्रसादी, प्राणलिगी, शरण व एेक्य ही सहा स्थले. ब्रह्मरूपीचा खे खेव्ठसी = 
ब्रह्मचितनात निमग्न होऊन, विश्च ही ईश्वराची क्रीडा आहे अशा भावनेने वागणे. विश्वभूतदया 
= विश्चातील सर्व प्राणिमांत्राविषयी दयाभावना. विश्वक्लेश = जगातील दुःखे. सजला = 
सिद्ध ्ञाला. बिल्वदंड = बेलाच्या वृक्षापासून बनविलेली काठी, दंड. हा दंड काशीजगद्गुरूच्या 
हातात असतो. 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ९९ 


२. बसवेश्वरांचा पाटणा 


सुमंत (इ. स. १८८९-१९३९) : अप्माराव धुंडिराज मुरतुले हे यांचे पूर्णं नाव. जन्म 
कागल, जि. कोल्हापूर. कोल्हापूर येथे खाजगी नोकरी. १८९७ ते १९३५ हा यांच्या 
काव्यलेखनाचा काठ. "माञ्च दुर्दिन", 'कन्यादानफ्' आणि "शोकतरंगिणी ' ही दीर्घ 
काव्ये व मौक्तिकमाला" आणि 'भवनिनाद ' हे कवितासंग्रह त्यांच्या नावावर आहेत. 
यांची बरीच कविता धुठ्याच्या 'काव्यरत्नावली ' या मासिकातुन प्रसिद्ध ्याली आहे. हे 
एक कसलेले कवी असून केशवसुत, रेव्हरंड टिक यांचे समकालीन होते. 

सुमंत यांनी लिहिलेला बसवेश्वरावरील हा पाव्णा काव्यदृष्ट्या उच्च दर्जाचा आहे. 
अलंकाराने नटूनही सुलभ, सुगम व सुभग अशी ही रचना आहे. 


श्रीनंदीश्वर अवतारा। जो जो जो बसवकुमारा। ।धृ. ।। 


वेदान्ती वाखाणियली। जी वीरशेवमत महती । 

तिज काल्गतीने आली। मृतकव्ठा छव्टाने जगती। 

कर्मानि गिक्ठिले ज्ञाना। तम जमले तेजाभोवती। 

निद्रेचा अंमल चढला। जन अवनत घोरत पडला। 

तुजचि मात्र जागर घडला। लिगायत धममोद्धारा।। बाव्ठा जो जो।।१।। 


दिगुव्टी पुरी कर्नाटी। द्विज मादिराज जो राही। 

मादाबा त्यांची कांता। सुतचितादग्ध सदा ही। 

शिवभक्तिविणे अनुरक्ती। धरिली न कधी उभयाही। 

पाहुनी निपुत्रिक त्यांना। अवतरसी तू त्या स्थाना। 

ताराया जड जीवांना। निजजन्म वेचिसी सारा।। बाव्य जो जो।।२।। 


संगमेशरूपा धरूनी। प्रभू शंकर तव गुरू आला। 

शिवदीक्षा दिधली त्याने। तुज जन्माच्या शुभकाव्ा। 

गुरुकृपा विभूतिबलाने। उठविसी सुप्त जगताला। 

सर्वत्र शेवमत पसरे। निदोनी धर्म न दुसरे । 

शिकविसी तूच तत्त्व खरे। राखुनी सत्त्व निर्धारा।। वाव्ठा जो जो।।३।। 


गंगांबा मातुलकन्या। गुर्वाजञेने त्वां वरिली। 
बलदेव मातुलाज्ञेने। तत्प्रधानको चालविली। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ९२ 


बिज्जलाख्य नृपराज्यीची। अज्ञता पर्ण घालविली। 
तू तशी तुञ्मी ती भार्या। तुज साह्य करी सत्कार्या । 
पतिपरायण स्त्री आर्या । रुची भरी खरी संसारा ।। वाव्या जो जो ।।४ ।। 


जनी वनी स्मशानामाजी । स्थापुनी शिवलिगे भावे। 

अशिवास मुव्टी विसरोनी। शिवरूप विश्च देखावे। 

त्या वीरशेवधर्माचे। हे सुधासार सेवावे। 

लाभेल अमरता तेणे। देऊनी दिव्यदृक्‌ देणे। 

आलास शिवाचे लेणे। पात्र तूच तव अधिकारा।। बाव्टा जो जो।।५।। 


शब्दार्थं : 

बसव-कुमारा = बसववाव्टा. वेदान्ती = वेदान्तशास्त्रात, उपनिषदांत. काठगतीने = काव्ाच्या 
प्रभावाने, प्रवाहाने. मृतकव्टा = अवनत अवस्था, अधोगती. कर्मानि = कर्मकांडाने. तम = 
अंधार. निद्रेचा अंमल = अज्ञानरूपी ्योपेचा प्रभाव. जागर = जागृती. हिगुीपुरी = 
बसवेश्वरांच्या जन्मस्थव्टाचे पौराणिक नाव. कर्नारी = कर्नाटकात. सुतचितादग्ध = मूल 
नसल्याच्या चितारूपी अग्नीत पोकलेली. संगमेश = कूडलसंगमावरील संगमेश्चरदेव. 
मातुलकन्या = मामाची मुलगी. गुर्ाज्ञा = गुरूची आज्ञा. वरिली = लग्न केले. अज्ञता = 
अज्ञान. अशिव = अमंगल, शिवाशिवाय अन्य. सुधासार = वीरशेवधर्मरूपी अमृताचे 
सार, अर्थात्‌ हा पाकणा. दिव्यदृक्‌ देणे = दिव्य दृष्टीची देणगी. लेणे = भूषण, अलंकार. 


३. अक्कमहादेवीचा पाठणा 


शिवदास : अव्कमहादेवीचा हा पाटणा कोण्या अज्ञात शिवदासाने रचलेला आहे. 
या पाठण्यात कवीने सात्विककरेची अक्कमहादेवी कलाकलाने कशी वाढते आणि 
तिचे वैराग्यमूर्तीत कसे रूपांतर होते याचे वर्णन अलंकारिक भाषेत केल्यामुठे पारणा 
गोड ल्याला आहे. 


उमामातेची सात्विको कठ्ा। अक्का महादेवी योगिनी बाव्ठा। 
लिगांगज्ञानाची निर्म ज्वाव्ठा। जो बाव्टा जो रे।।१।। 


कर्नाटक प्रती उदडूतडी ग्राम। निर्मलशेदी पिता शिवभक्ती धाम । 
माता सुमती अशी अनुपम। जो बाव्ठा जो रे।।२।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ९३ 


लावण्यमयी सुंदर वाव्टा। वादू लागे जेवी चंद्राची कलठा। 
चित्ती लागला शिवभक्तीचा लव्ठा।।३।। 


कौशिक राजाची दुष्टि वाईट । कानी एेकोनिया एसी ही गोष्ट । 
देहभावाचा मानिला वीट। जो बाव्धा जो रे।।४।। 


सोडोनिया माया ममता सकठ्छ। अंतरी वैराग्य ्ाले सकचछ। 
निघे लिगभक्ती धरूनी केवक ।। जो बाव्ठा जो २े।।५।। 


लिगपती हा भाव धरून। अनुभवभक्ती अंतरी पाहून । 
आली कल्याणा शोधीत जाण। जो वाव्ठा जो रे।।६।। 


बसवण्णाची भक्ती पहाण्यासादी। अनुभवमंडपी शरणांची दाटी। 
तयामध्ये माञ्जी अक्का गोरटी ।। जो वाव्ठा जो रे।।७।। 


श्रीशेल्यवासी मल्लिकार्जुन । त्याच्या शोधालागी गेली सुजाण। 
कदलीवनी तप आरंभी पूर्ण।। जो बाव्ठा जो रे।।८।। 


चत्नमल्लय्याची भेटी घेऊन । अक्का महादेवी आालीसे धन्य। 
शिवदासाचे करील कल्याण।। जो बाव्टा जो २े।।९।। 


शब्दार्थं : 


लिगांग ज्ञान = लिग (शिव) आणि अंग (जीव) यांच्या एकत्वाचे ज्ञान. उदडूतडी = गावाचे 
नाव, या गावात अक्कमहादेवीचा जन्म आला. देहभावाचा = स्त्रीदेहाचा. लिगपती = लिग 
हाच आपला पती आहे अशी भावना. कल्याणा = कल्याण नगरात. अनुभवमंटप = 
कल्याण (आताचे बसवबकल्याण) येथे आध्यात्मिक चर्चसाठी उभारलेला मंडप. सुजाण = 


ज्ञानी. कदलीवनी- श्रीशेलपर्वतावरील अरण्यात, 


४. मन्मथस्वामीचा पाठणा 


नीलकंठ (जन्म १९-९-१९६३) : ष. व्र. नीलकंठ गुरू मल्लिकार्जुन शिवाचार्य 


(धारेश्वर, जि. सातारा) हे धारेश्वर मठाचे विद्यमान असे तरुण, तडफदार व वीरशेव 
साहित्याचा ध्यास घेतलेले शिवाचार्य. धर्मप्रचार, परमरहस्यपारायण व धर्मजागरण हेच 
त्याचे ध्येय आहे. "धरेश्वर ' हे नियतकालिक गेल्या ११ वर्षापासून ते संपादितप्रकाशित 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ९ 


करीत असतात. लहानपणापासून काव्याची आवड. पाऊले चालती, भक्तिसुधा, 
परमरहस्यसारामृत (सार्थ), बृहत्‌ शिवपूजाविधी आदी अनेक पुस्तके संपादित व प्रकाशित 
केली. त्यांनी अनेक अभंग, पाणे, पदे, आरत्या रचल्या आहेत. त्यांनी लिहिलेला 
मन्मथस्वामीचा हा पाठणा चांगला उतरला असून त्यात काव्यगुण भरलेले आहेत, 


वसंत पंचमी माघ महिन्यात। शके चोदाशे व्यांशी सालात। 
बाव्छ जन्मले बालेघाटात। जो बाव्ठा जो रे जो।।१।। 


नेकनुर ग्रामी आनंद आला। शिवलिगस्वामीना पुत्र लाभला। 
वर्णावे किती हर्षानंदाला। जो बाव्ठा जो रे जो।।२।। 


दुस-या दिवशी आनंद फार । मामा देती हो जना साखर । 
माता पार्वती आनंदे चूर। जो बाव्ठा जो रे जो।।३।। 


तिस-या दिवशी बोलती जन। वसंत पंचमीला ल्याले जनन। 
धन्य कातिक शंभुनंदन। जो बाव्टा जो रे जो।।४।। 


चवथ्या दिवशी चार प्रकार। बाट्टाला करी नानालंकार । 
वस्त्रादी त्याला देती हो फार। जो बाट्ा जो रे जो।।५।। 


पाचव्या दिवशी वेगव्छा रंग। बाकराजाला दिधले लिग। 
जरी तो असे सदाशिवसंग। जो बाव्ठा जो रे जो।।६।। 


दिवसंदिवस बाव्छ वाढतो। डफ घेऊनी दुडदुडतो। 
लावण्या, कटाव, पदे म्हणतो। जो बाव्ठा जो रे जो।।७।। 


मानूरमटठाच्या बसवस्वामीनी। संस्कृत कन्नड भाषा शिकवृनी। 
संत बनविले शाहिरी सोडूनी। जो बाव्या जो रे जो।।८।। 


कराड आणि शिगणापुरात। शिवभक्तीचा प्रचार करीत। 
पंढरपुरातून आले मन्मथ । जो बाव्या जो रे जो।।९।। 


जव्ाले जरी अभंग काही। लावण्या कटाब आणि पदेही । 
परमरहस्य तैसाचि राही। जो बाव्ठा जो रे जो।।१०।। 


पंटरपूरच्या सा-या संतांनी । शिवतत्त्वाची महती एेकूनी। 
दिली उपाधी संतशिरोमणी। जो बाव्ठा जो रे जो।।११।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ९५ 


वाराव्या दिवशी वेगव्टा थाट । नाव ठेविले बाठ्छ मन्मथ । 
वंदितो तया “श्रनीलकंठ'। जो बाव्ठा जो रे जो।।१२।। 


शब्दार्थ : 
बालेघाट = मराठवाङ्यातील डोगररांगा. चूर = निमग्न. शिवलिग = शिवस्वरूप. लावणी, 
कटाव, पद = मराठी काव्यरचनेचे प्रकार. 


५. पाटणा महालिगाचा 


सदानंद (अंदाज इ. स. १८८०-१९४०) : सदानंदबुवांनी लिहिलेल्या या महालिगाच्या 
पाव्ण्यात चार देह, सहस्रदव्छ आदी उपमांचा वापर करून कवीने महालिगाचे महानत्व 
मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. वेदही ज्याच्यापुढे मौनावतात असे हे महालिगस्वरूप 
वीरशेवांना मात्र सुलभ व हदयात साठविता येते, हे या ठिकाणी दाखविले आहे. 
सदानंदवुवांच्या नादमधुर रचनेचा प्रत्यय या पाठ्ण्यात जाणवतो. 


बाव्ठा जो जो रे महालिगा। भक्ताच्या भवभंगा। 
निद्रा करी वाव्या शिवलिगा। असशी तू अभंगा। जो बाव्टा जो रे जो।।९।। 


चारी देहाचा पाव्णा। विणुनी पंचप्राणा। 
सहस्रदव्छाचा बिक्ठाना। मध्ये केलासराणा। जो बाट्ठा जो रे जो।।२।। 


दयाक्षमादी, शुद्धमती। शांतीही हालविती। 
भक्ती होऊनी पुढती। नामाते ठेविती। जो बाव्ठा जो रे जो।।३।। 


एरव्दी अनाम तु पशुपती। कोणा न कटे गती। 
ब्रह्माविष्णु शोधीती। वेद मोनावती। जो बाव्ठा जो रे जो।।४।। 


परि वीरशेव भक्ताला। सुलभ असशी आाला। 
त्याच्या हृदयात साठवला। सदानंदे गाईला। जो बाव्टा जो रे जो।।५।। 


शब्दार्थं : 
भवभंगा = संसाराचा भंग म्हणजे नाश करणारा. चारी देह = स्थुल, सूक्ष्म, कारण व 
महाकारण हे चार देह. पंचप्राण = प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान हे पाच वायु. 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ९६ 


सहस्रदन् 


= मस्तकात सहस्र पाकव््यांचे कमव असते, अशी योगशास्त्राची धारणा आहे. 


नाभिस्थव्ावरील कुंडलिनी शक्ती सहस्रदलात पोहोचली कौ योग्याला निर्विकल्प समाधी 
मिते. अनाम = ज्याला नाव नाही असा. मोनावती = मुके होतात. सुलभ = सोपा. 


प्रश्न ९: 


प्रन २: 


प्रन ३: 


प्रन ४: 


प्ररन ५: 


प्रश्नावली 


खालील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे द्याः- 

१. अक्का महादेवीचा पाव्णा कोणी लिहिला आहे ? 

२. सांब कवीचे पूर्ण नाव सांगा. 

३. सुमंत कवीचे पूर्ण नाव सांगा. 

४. पाणा केव्ा म्हणतात ? 

५. पाठणा हे कोणते गीत आहे? 

पुदढील वाक्यांतील रिकाम्या जागी कंसात दिलेल्यापैकौ योग्य शब्द भरून ती 
पंक्ती पूर्ण कराः- 

१. गंगाम्बा ......  गुर्वाजञिने त्वा वरिली (मातुलकन्या / मानसकन्या) 

२. त्या वीरशेवधर्माचे। हे ...... सेवावे (कथासार / सुधासार) 

३. उमामातेची ...... कठा । अक्कमहादेवी योगिनी बाठ्ा (सात्विकी / राजसी) 


४. बसवणाची भक्ती पहाण्यासाठी । ...... शरणांची दाटी।। 
(सभामंडपी / अनुभवमंडपी) 
८... माघ महिन्यात । शके चोदाशे व्यांशी सालात।। 


(ललिता पंचमी / वसंत पंचमी) 

खालील विषयावर प्रत्येको १० ते १२ वाक्यांत टीपा लिहाः- 

१. पाठ्छणा : एक काव्यप्रकार . 

२. वीरशेवधर्माचि पाच आचार्य. 

खालील प्र्नांची प्रत्येको २० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 

१. बसवेश्वरांना 'शिवाचे लेणे' असे कवी सुमंताने का म्हटले आहे ? 

२. अक्कमहादेवीच्या जीवनातील वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. 

खालील प्रश्नांची प्रत्येको ८ ते १० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 

१. मन्मथस्वामीच्या जीवनातील कोणते महत्त्वाचे प्रसंग नीककंठ कवीने बणिले 

आहेत? 

२. सदानंदवुवांनी वणिलेली महालिगाची महानता तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. 

7 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ९७ 


३ | अष्टक 


परमेश्चराला उदेशून जी प्रार्थना केली जाते त्याला अष्टक म्हणतात. मुव्टात ते स्तोत्रच 
असते. पण त्याची कडवी आठ असल्यामुे त्याला अष्टक म्हणतात. मराठीत शिवगुरुदास, 
बसवदास, रेवणसिद्ध शिवाचार्य, नीव्टकंठ शिवाचार्य आदीनी मन्मथस्वामी, बसवेश्चर 
आदीवर अष्टके लिहिलेली आहेत. आर्त भावनेने परमेश्वराकडे मागणे मागून "मा्ञा 
सांभाठ कर, मायावर कृपा कर, माल्या उद्धार कर' अशी अष्टकात वारंवार करूणा 
भाकलेली असते. पृजेच्या वेव्टी अष्टके सामुदायिकीत्या म्हटली जातात. संस्कृत 
अष्टकावरूनच मराठीत अष्टक प्रकार आलेला आहे. संस्कृतमधील 'लिगाष्टक 
प्रसिद्ध आहे. अनाम कवीचे 'कोमलाग्र बिल्वपत्र या शिवास वाहिजे' अशा ध्रुवपदाचे 
विल्वाष्टक महाराष्ट्रात सर्वत्र म्हटले जाते. 


९. मन्मथाष्टक 


गुरुपाद / बसवदास (१७-१-१८८७ ते ८-२-१९२४) : मूर नाव गुरुपादय्या 
चन्नबसवणप्मा रेवणशेडे (ऊर्फ शेटकार). हे हणेगाव, ता. देगलुर, जि. नदेड येथील 
रहिवासी. त्यांनी अनेक अभंग, पदे, ओव्या, अष्टके, स्तोत्रे, आख्याने आदीची रचना 
केली. अनेक तीर्थस्थव्टांची यात्रा केली व त्याचे वर्णन रोजनिशीत करून ठेवले. 
मराठवाड्यातला पहिला बसवजयंती उत्सव हणेगाव येथे सुरू केला. यांनी काही रचनेत 
"बसवदास' व काही रचनेत 'गुरुपाद' असा स्वतःचा उल्लेख केला आहे. 

गुरुपाद ऊर्फ बसवदास यांची या ठिकाणी निवडलेली दोन अष्टके- मन्मथाष्टक व 
अष्टावरणाष्टक- रचनेच्या दृष्टीने चांगली आहेत. मन्मथाष्टकात कवीने मी पापी आहे, 
वारी करीत नाही, कधी कपिलधारला गेलो नाही, असे म्हणून करुणा भाकली आहे. 
तुड्यावाचून माञ्च कोण रक्षण करील? असे म्हणून वारंवार "मला तारि रे मन्मथा 
शीवराजा' अशी प्रार्थना केली आहे. 'तुद्री माठ कंठी नसे घातलो रे' यामधील "माठ 
घातलो' ही लकब वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कन्नड मातृभाषा असणारे लोक मराठी बोलताना 
केलो' (केले), 'घातलो' (घातले) असे शब्दप्रयोग करतात. 

अष्टावरणाष्टकात प्रत्येक आवरणावर एक एक श्लोक रचलेला आहे. प्रत्येक 
आवरणाचे महत्त्व व वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत. भुगप्रयात या सोप्या वृत्तातली ही रचना 
एेकताना कानाला गोड लागते. काही ठिकाणी छंदोभंग ्ालेला जाणवतो. 


वीरशैवांची स्फुट कविता । १८ 


(वृत्त : भुर्जगप्रयात) 


असे पातको घातको भक्तिहीन। सदा कामक्रोधामध्ये मी निमग्न ।। 
कधी नाहि केली तुरी पादपूजा। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।१।। 


कधी कार्तिकी पौरणिमेशी न आलो। कधी नाममंत्रा मुखी वर्णियेलो ।। 
नसे अर्पिला देह हा स्वामिकाजा। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।२।। 


कधी भक्तिने वारि मी नाहि केली। कधी लोचनी मूति ती देखियेली ।। 
नको दूर पाहू विभो ब्रह्मतेजा। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।३।। 


कधी पंचकुंडी नसे स्नान केले। कधी दीनोद्धारा मनी आठवीले || 
चिदानंद तू भाविका कल्पभूजा। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा | ।४ ।। 


तुञ्जी माव्ठ कंठी नसे घातलो रे। तुद ब्रीद जिव्े नसे गायिलो रे। 
नसे स्कंधि ती वाहिली तृच्च ध्वजा। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।५।। 


तुद्धी कीति मी एेकली नाहि कानी। तुद्य स्नेहवी भक्तवृंदा न मानी ।। 
सखासोयरा तृचि केवारि माद्चा। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।६।। 


तुये द्रारिचा श्वान मी ्ालो बा रे। दयासागरा तू नको मोकलू रे।। 
सदा तिष्ठतो दारि हा दास तूष्या। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।७।। 


बहू कष्टलो जन्ममृत्यू निवारी। भवापासुनी बसवदासासि तारी।। 
तुञ्रेवाचुनी रक्षिता कोण दुना?। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।८ ।। 


पठे नित्य जो भक्तिने अष्टकाते। सुखे पावतो शीघ्र मुक्तीपदाते। | 
म्हणूनीच त्याला भजा, नित्य प्रूजा। मला तारि रे मन्मथा शीवराजा।।९।। 


शब्दार्थं : 


नाममंत्र = मन्मथांचे नाव हाच मंत्र. स्वामिकाजा = श्रीगुरूच्या, ईश्वराच्या कार्यासाटी. वारी 
= कपिलधारची यात्रा. विभो = व्यापक. ब्रह्मतेना = अत्यंत तेजस्वी. पंचकुंड = 
कपिलधार येथील पाच कुंडे. दीनोद्धार = कपिलधार येथे वास्तव्य असलेले, मन्मथस्वामीचे 
मार्गदर्शक शिवयोगी. यांची समाधी कपिलधार येथे आहे. स्कंदी = खाद्यावर. स्नेहवी 
भव्तवृंद = स्नेह करणा-या भक्तांचा समूह. मोकलू = ठकलू. 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ९९ 


२. अष्टावरणाष्टक 
(वृत्त- भुजंगप्रयात) 
गुरूची करी तू अरे नित्य सेवा। गुरूच्या मुखाने शिवमंत्र घ्यावा ।। 
गुरूवाचुनी मोक्ष कोणास दावा। म्हणूनी सदा हो गुरूराज ध्यावा।।१।। 


करी लिगपूजा अरे तु त्रिकाव्टी। बरी तीच पुण्य, बहू दोष जाव्टी || 
जरी लिगपूजा घडे एकवेव्टी। तरी मुक्त होशी, नसे मोहजाव्ी।।२।। 


सदा जंगमाच्या पदी लीन होई। तयावाचुनी थोर कोणीच नाही ।। 
भक्ताप्रति मुक्त करण्यास पाही। फिरे मृति साची जगी देश दाही ।।३।। 


गुरूतीर्थ पादोदकं नित्य घेई । त्वरे सेवुनी तू अगा मुक्त होई ।। 

नरा, काशि कृष्णा गंगातीर्थ पाही। गुरूरंधरि बीदूसम जाण पाही ।।४।। 
गुरू सांब आणि जंगमप्रसादा। करी भोजनी, तू त्यजी काव्बाधा || 
प्रसादे महिमा कठ साधुसिद्धा। तसे योगि संतासि सूनज्ञानबोधा ।।५।। 


अरे वीभुती नित्य लावी कपाव्टी। विभूती विधीच्या लिखीतास जाव्ठी।। 
विभूती करीते वहूदोष-होव्टी। चिताभस्म तो लाविला चंद्रमोव्टी ।।६।। 


शिवे जाक्ठिले हो त्रिपूरास जेव्हा। चक्षूतूनि येति जलबिंदु तेव्ा।। 
मणी रुद्र-अक्षा शिवे निमियेला। गव्व्यामानि नित्य सदोदीत घाला।।७।। 


असे श्रेष्ठ मंत्राहुनी मंत्र त्राता। जपा, वारितो हो भया शोकचिता।। 
जरी सोय एेशी त्यजीतोस आता। कसा पावसी रे तरी मोक्षपंथा २।।८।। 


पठे नित्य जो अष्टवर्णाष्टकाते। बहू प्रीय वाटेचि कालांतकाते।। 
गुरूपाद तो प्रीतिने अष्टकाते। करी, नित्य अपी सदा त्या शिवाते।।९।। 


शब्दार्थं : 

ध्यावा = ध्यान करावे. मोहजान्टी = मोहजालात. 

पादोदक = श्रीगुरूच्या पायाचे तीर्थ. 

त्यजी कालबाधा = काव्ठाची भीती सोडून दे. 

विधीच्या लिखितास = नशिबाला. त्रिपुरास = त्रिपुरासुर राक्षसाला. 
त्राता = तारणारा. कालांतकाते = कालाचा अंत करणा-या शिवाला. 


वीरशैवांची स्फुट कविता । २० 


३. श्रीदेशिकेद्रस्तवनाष्टक 


श्रीराम : के. श्रीराम गुकवणे हे भिगार (जि. नगर) येथे इंग्रजीचे प्राध्यापक होते. 
धर्मवीर देशिरकैद्र महाराज, लातूर यांच्या प्ररणेने वीरशेव वाङ्मयलेखनास प्रारंभ. "सती 
अक्कमहादेवी' हे नाटक प्रसिद्ध. अनेक लेख ज्ञानप्रसादमधून प्रसिद्ध. त्यांचे उदू 
भाषेवरही प्रभुत्व होते. उदू शेरोशायरीचा अनुवादही (इद्रधनुष्य) प्रसिद्ध केला आहे. 
त्यांनी लातूर येथे 'देशिकेद्र बोधाश्रम' ही संस्था स्थापन केली होती. देशिकेद्र महाराजांचे 
हे शिष्य होते. यांनी देशिकेद्र महाराजांवर लिहिलेले हे अष्टक अत्यंत सुंदर आहे. 
देशिकैद्र महाराज याचे पूर्णं नाव विरूपाक्ष देशिकंद्र महाराज. यांचा काल इ. स. १८८८ 
ते १९७५. मराठवाङ्यातले पहिले वीरशैव लेखक. १९२० ते १९३२ पर्यत “शिक्षणप्रकाश' 
मासिक चालविले. १९३२ मध्ये " वीरशेव गर्जना" साप्ताहिकाचे संपादक व अनेक 
पुस्तकांचे लेखक. प्रभावी वक्ते. अनेक सभा-संमेलनांत हिरीरीने सहभाग. कपिलधार 
देवस्थानच्या उत्कर्षात सिंहाचा वाटा. स्वतःची सर्व संपत्ती दान. त्यांच्या नावाने लातूरला 
महाराष्ट्रातले प्रसिद्ध ' देशिर्केद्र विद्यालय ' १९६३ पासून चालू आहे. 

अत्यंत सुंदर अशा शब्दात गुरूची प्रार्थना यात करून वीरशेवांत एेक्य कसे नादेल, 
समाजोत्नती कशी होईल, लिगपूजेचा प्रसार कसा होरईल,आमचे दोष नाश करून उद्धार 
कर, सदगुरू तू आमच्या पुढे परिस आहेस, कल्पवृक्ष आहेस म्हणून 'तुड्या पायि हे शीर्ष 
शतदा नमावे। मुखी नाम तुद्े अखंडित यावे' अशी प्रार्थना करून अष्टक संपविले आहे. 


(भुजंगप्रयात वृत्त) 
नमो धर्मवीरा नमो देशिकेद्रा। इडो त्वत्कृपं आमुची मोहनिद्रा। 
जडो नित्य चित्ती तुञ्धी ध्यानमुद्रा। घडो सत्कृती, मार्ग दावी दयार । ।१।। 


बुडालो अम्ही खोल पापार्णवांत । प्रपंचाचिया घातकी कर्दमांत। 
अम्हां तारण्या स्वामि तंची समर्थ। तयाकारण प्राधितों तूज नित्य ।।२।। 


अहा ! मानवी देह पुण्ये मिव्टाला। परी मोहमाया सतावी जिवाला। 
छी दुष्ट आम्हांसि प्रारव्धलीला। प्रवृत्ती न होई शिवाच्या जपाला।।३।। 


प्रभो ! तं अम्हां दाखवी धर्म-रीत। अम्हां मुक्तिचे हों दे द्रार प्राप्त 
शिवाचे बनाया अम्ही सत्य भक्त । गुरो, मार्ग दावी, करी मोहमुक्त।।४।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । २९ 


मिव्ठो जातिभेदांसि माती तमाम। घडो वीरशेवान्तरी सख्य प्रेम। 

सदा लिगपूजा, मुखीं शंभुनाम। शिवाचारिं लाभो अम्हां 'एेक्यधाम!|।५।। 
प्रपंचं कसं साधणे युक्त कर्म। कसा रक्षिणे वीरशेवें स्वधर्म । 
समाजोत्रतीचं अम्हां सांग मर्म। अम्हां उद्धरी नाशुनी दोष-वर्म।।६।। 


जसा लोहखंडास लाभे परीस। दरिद्रयापुटे टाकला कल्पवृक्ष । 
तसा सदगुरो ! तृं अम्हां सेवकांस। करी आपणांसारखे तूं जनांस ।।७।। 


तुद्य ध्यान तें नित्य नेत्री दिसावें। तुञ्ये बोल कानी सदाचे ठसावे। 

तुया पायि हं शीर्ष शतदां नमावे। मुखीं नाम तू अखंडीत यावे ।।८ ।। 
(अनुष्टुभ्‌ छंद) 
श्रीदेशिकेद्र पादपद्मं होवोनि नतमस्तक । 
श्रीराम भक्तिभावानें अर्पितो स्तवनाष्टक।। 


शब्दार्थं : 


मोहनिद्रा = सांसारिक मोहाची ञ्ञापड. पापार्णव = पापाचा समुद्र. कर्दम = चिखल. सतावी 
= संत्रस्त करते. प्रारब्धलीला = नशिबाचे भोग. धर्म-रीत = धर्माचा मार्ग. तमाम = सर्व. 
एक्यधाम = शिवसामरस्य, मोक्ष. लोहखंड = लोखंडाचा तुकडा. शीर्ष = मस्तक. शतदा 
= शंभर वेव्टा. 


प्रश्नावली 

प्रश्न १ : पुदीलपैकी दोनवर प्रत्येकी १० ते १२ वाक्यात टीपा लिहाः- 

१. अष्टक : एक काव्यरचनाप्रकार. २. बसवदास ऊर्फ गुरुपाद यांचे चरित्र. 
प्रश्न २ : खालील प्र्नांची प्रत्येको २० वाक्यांत उत्तरे लिहाः- 

१. गुरुपाद / बसवदास यांनी "मला तारि रे मन्मथा शीवराजा' अशी करुणा का 

भाकली आहे? 

२. वीरशेवधर्माची आठ आवरणे कोणती ? प्रत्येक आवरणाची महत्त्व सांगा. 

३. कवी श्रीराम यांनी त्याच्या अष्टकातून कोणाला कोणती प्रार्थना केली आहे? 
प्रश्न ३ : खालील प्रश्नांची प्रत्येको एका वाक्यात उत्तरे लिहाः- 

१. संस्कृत भाषेतील कोणते अष्टक प्रसिद्ध आहे? 

२. भकतिपूर्वक नित्य अष्टक पठण करणा-याला शीघ्र काय प्राप्त होते ? 

३. गुरुपाद / बसवदास यांनी आपले अष्टक कोणास अर्पण केले आहे? 


४. मानवी जीवाला नेहमी कोण सतावीत असते? त 


वीरशेवांची स्फुट कविता । २२ 


४ | आरती 


कोणत्याही पूजेचा उपचार आरतीशिवाय पूर्णं होत नाही. देवाला आरती ओवाच्छताना 
आर्तं भावनेने मागणे मागितले जाते ती आरती. मराठीत आरत्या मोठ्या प्रमाणात 
लिहिल्या गेल्या असून त्या ठराविक चालीवर सामुदायिकरीत्या म्हटल्या जातात, वीरशेवाच्या 
आरत्या आता विपुल प्रमाणात उपलब्ध ्ाल्या आहेत. अंगभूत गेयतेमुके आरत्यांचा 
सर्वत्र दरुतगतीने संचार होतो. 


९. श्रीजगद्गुरू पंचाचार्याची आरती 


सांब (इ. स. १८९२-१९२७) : सांबप्पा बापूआण्पा व्याठे यांची सुप्रसिद्ध रचना 
असून यात प्रत्येक आचार्याचे वर्णन एकेका कडव्यात केलेले आहे. गेयता आणि 
नादमधुरता हे या आरतीचे वैशिष्ट्य असल्यामुढे महाराष्ट्रात ती सर्वद्र पोहोचली आहे. 
सांब यांचे चरित्र अन्यत्र आले आहेच. 


मंगलमय महालिगोदभव गुरु शिवांग पंचाचार्याना । 
लिगविभूषित भंगभवाब्धी मंगल आरती करू त्यांना ।धृ. || 


जन्ममरणभय हरण करोनि पावन करिसी भक्तांना। 
तन मन भावे अर्पण करितो सिद्ध रेणुकाचार्याना । ।९।। 


थोर घोर भव दूर कराया सुरवर भाकिती तव करुणा। 
वीरशेवमतवारिधिशशिधर स्मरा दारुकाचार्याना।।२।। 


लोकदयाव्ा सर्वव्यापका अससी बोधक सकलांना। 
णोकनाशका भाकितो करुणा एकोरामाराध्यांना ।।३।। 


चंडमताशी खंडन करूनि बोधिशी ब्रह्माखंडाना। 
पिडब्रह्मांडी गुरू व्यापका नमितो पंडिताराध्यांना । ।४ ।। 


विश्वेश्वर लिगोद्भव होशी विश्वपालका दयाघना। 
ईश्वरभक्तीसी शाश्वत करी त्या स्मरितो विश्वाराध्यांना।।५।। 


अज्ञ वांधवा सुबोध कराया नमितो पंचाचार्याना। 
वीरगोत्रोदभव सांब विनवितो कृपा करावी या दीना।।६।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । २३ 


शब्दार्थ : 

लिगोद्भव = लिगातून उत्पन्न आलेले (पंचाचार्य). शिवांग = शिवाचे अंश असलेले, 
शिवगण. लिगविभूषित = इष्टलिगांनी अलंकृत आलेले. भंगभवाब्धी = भवाब्धी म्हणजे 
संसारसागर, त्याचा भंग करणारा. वीरशेवमतवारिधिशशिधर = वीरशैवधर्मरूपी सागराला 
भरती आणणा-या चंद्राला धारण करणारा. शोकनाशका = दुःख नाहीसे करणारा. चंडमत 
= नास्तिक मत. विश्चवपालका = विश्वाचे पालन करणारा. नमामि = नमस्कार करतो. अज्ञ 
= अज्ञानी. वीरगोत्रोदभव = वीरगोत्रातील. वीर, नंदी, भंगी, वृषभ व स्कंद अशी पंचाचार्याची 
पाच गोत्रे आहेत. वीरशैव यांपैको कोणत्या तरी एका गोत्राचा असतो. कवी वीरगोत्राचा 
आहे. 


२. श्रीमन्मथस्वामींची आरती 


शिवदास : हे मन्मथस्वामीचे समकालीन शिष्य होते. यांनी मन्मथस्वामीची लिहिलेली 
आरती प्रसिद्ध आहे. तसेच भारुडे, ताकीदपत्रही लिहिली आहेत. शिवदास नावाचे अनेक 
कवी होऊन गेले. अभंगकार शिवदास नेमके कोण, याबहल संशोधकात मतभेद आहेत. 
महाराष्टरातले सुप्रसिद्ध संत मन्मथस्वामी यांची आरती गाणारे शिवदास बीडकर "शिवदास' 
म्हणून ओल्खले जातात. यांचे चरित्र-कार्य-साहित्य उपलब्ध नाही. शिवदास नावाचे 
अनेक कवी असल्यामुटे विद्रानांत मतभेद आहेत. 

मन्मथस्वामीचे चित्र डोत््यापुदढे उभे करणारी ही आरती मोजक्या शब्दात 
मन्मथस्वामीबहलच्या भावना व्यक्त करते. कपिलधारचे स्थलमाहात्म्य, मन्मथस्वामीचे 
शिवभक्तिप्रचाराचे कार्य, अभंगांचे निरूपण, परमरहस्य-लेखन आदीचा स्पष्ट उल्लेख 
करून मन्मथमाऊलीचे चित्र कवीने आपल्यासमोर ठेवले आहे. 


आरती शिवराजा। मन्मथस्वामी महाराजा। 
वेदान्ताचे सार, मुख्य पेरिले बीज ।धृ. ।। 


समाधि महास्थन्ी, सर्पव्याघ्राची जाव्टी। 
निर्वैरं श्वापदे हो, समद्ष्टीने न्याहा्टी | ।९।। 


शिवभक्ति लोप आली, विश्व शिवमय केले। 
ग्रथ हा परमरहस्य, गुह्य प्रकट केले ।।२।। 


अभंगी निरूपण, अनुभविले ज्ञान । 
आनंद शिवदासा, सर्व शुभकल्याण।।३।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । २४ 


३. आरती नागेशाची 


मन्मथस्वामी : परमरहस्य ग्र॑थाचे कतं, वीरशेवाचे पहिले पदकार, कीर्तनकार 
मन्मथस्वामीनी अनेक स्फुट रचना केल्या आहेत. त्यांच्या २-३ आरत्या उपलब्ध आहेत. 
त्यापेकी एक त्यांचे गुरू नागेशस्वामी यांच्यावरील आरती येथे घेतली आहे. अत्यंत साध्या 
सोप्या शब्दात आपल्या भावना कवीने शब्दवद्ध केल्या आहेत. मुद्रिकेत "मन्मथ 
शिवलिग म्हणे मी नागेशाचा, मी भुजंगाचा' असा नागनाथांचा उल्लेख केला आहे. ही 
आरती मोखिक परंपरेतून उपलब्ध स्याल्यामुटे तिच्यात शेथिल्य आढक्ते. ही आरती 
नागेशसंप्रदायात, वडवाव्छ नागनाथ (ता. मोहो, जि. सोलापूर) येथे नेहमी गहटली जाते. 


जयदेव जय नागनाथा। गुरु नागनाथा 

आरती ओवाद््‌। भावारती ओवान्टर चरणावर माथा। ।धृ. || 
अनंत ब्रह्मांड तू व्यापक जाणा। 

म्हणुनिया शरण तुमचिया चरणा।।१।। 


तनमनधन अर्पण। देवा अर्पण। 
सद्भावे आरती। भावार्थं आरती चुकवी जन्ममरण।।२।। 


मन्मथ शिवलिग म्हणे मी नागेशाचा। मी भुजंगाचा। 
अज्ञान काय नेणो मी शंभोदेवाचा।।३।। 


शब्दार्थ : 
भावारती = भावरूपी आरती. 


४. आरती वीरभद्राची 


लक्ष्मण (इ. स. १८०८ ते १८७८) : लक्ष्मण महाराज रऊकगावकर यांचे चरित्र पूवीं 
आले आहेच. 

वीरभद्र हा वीरशैवांचा मूच्छ गोत्रपुरुष व अनेक कुटुंबाचे आराध्यदैवत. त्यांची लक्ष्मण 
महाराजांनी लिहिलेली ही आरती वीरभद्राच्या कर्तृत्वाचा गौरव करणारी आहे. वीरभद्र हा 
कटुर शिवभक्त असून त्याला शिवनिंदा अजिवबात सहन होत नाही. तो श्रेष्ठ असा 
गणाचारसंपन्न शिवपुत्र आहे याचे वर्णन या आरतीत आलेले आहे. 


वीरशैवांची स्फुट कविता । २५ 


शब्दार्थं : 


शिवप्रिया = 


आरती वीरभद्रा। शिवप्रिया महारुद्रा। आरती वीरभद्रा । धृ. || 
प्रतापी तु रुद्र थोर। काव्छप्रती दंडणार । 

दुष्टांचे रे संहार । करिसी, भक्ताचे माहेर ।।आरती.।।९।। 
दक्षे शिवनिंदा केली। त्यासी शिक्षा त्वा लाविली। 

तोषविला चंद्रमोवी । श्रेष्ठ ताता तू रे बव्टी। ।आरती.।।२।। 
दक्षमख विध्वंसून। देव केले अति दीन। 

भक्तांचा तू सखा पूर्ण। भक्ता रक्षिसी धावृून । ।आरती.।।३।। 
ब्रह्मांड हे उचलुन। नेशी प्रतापी तु पूर्ण। 

शिवभक्त दयाघन। आहेसी तू शिवनंदन । आरती. । ४ ।। 


शिवापाशी निरंतर। वससी रे निरघार । 
लक्ष्मण हा किकर। तुमचा ग्हणवितो पामर । आरती. ।।५।। 


वीरभद्राने विध्वंस केला, अशी कथा आहे. 


लक्ष्मण (इ. स. १८०८ ते १८७८) : लक्ष्मण महाराज रऊकगावकर यांचे चरित्र पूवीं 


५. आरती इष्टलिगाची 


आले आहेच. 


इष्टलिग हे वीरशेवांचे आराध्य देवत. त्या इष्टलिगाची आरती लक्ष्मणमहाराजांनी 
मोजक्या शब्दात मांडून इष्टलिगाचे महत्त्व प्रतिपादन केले आहे. इष्टलिग हे श्रेष्ठ आहे, 
ते षट्चक्रांपलीकडचे आहे, ती आत्मवस्तू आहे, आत्मरूप आहे, म्हणून आत्मसुख 
देणारी आहे. चार वाचेच्या पलीकडचे इष्टलिग असून ते मन व बुद्धी यांना अगोचर आहे. 
असे श्रेष्ठ इष्टलिग वीरशेव सदेव अंगावर बाव्गतात. म्हणून लक्ष्मण महाराजांनी 


आरतीतून ही भावना व्यक्त केली आहे. 


आरती इष्टलिगा । भ्रष्ठ प्राज्ञा रे सुसंगा। ।धृ. || 


अहं ध्वनिपर तू रे। सदासर्वदा सम रे। 
शुद्ध बुद्ध नित्य बा रे। भक्ताचे तू जीवन रे।।१।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । २६ 


शिवाला प्रिय असलेला. दक्षमख = दक्षाने केलेला यज्ञ. दक्षाच्या यज्ञाचा 


शब्दार्थं : 


चक्रदव्ातीत तू रे। महालिग तू सत्य रे। 

आचारलिग गुरू शिवलिग रे। जंगम प्रसादलिग ते रे।।२।। 
सर्वाचे तू मू वबा रे। निजवस्तु अलक्ष रे। 

वेदान्ताचे गुज तु रे। केवव्ठ निजसिद्धान्त २।।३।। 

मन बुद्धी अगोचर । चहू वाचेचिया पर। 

वस्तु ते नि्विकार। सकल देवांचे माहेर ।।४।। 

कोटी सूर्य भानुदीप्ती। तुञ्चे स्वरूपी लोपती। 

वेद सिद्ध तुज ध्याती। लक्ष्मणा देई गती ।।५।। 


इष्टलिग = श्रीगुरूनी शिष्याच्या हातावर संस्कारपूर्वक दिलेले लिग. चक्रदव्ातीत = 
शरीरात षट्चक्रे असून त्यांची दले (पाकल््या) असतात असे योगशास्त्र मानते. त्या 
चक्रांपलीकडले इष्टलिग असते. महालिग = सर्व श्रेष्ठ असा शिव. निजवस्तू = आत्मवस्त, 
आत्मरूप. गुज = गुह्य, सार. चहू वाचा = परा, पश्यती, मध्यमा व वैखरी ह्या चार वाचा. 
वेद सिद्ध = वेद आणि सिद्धपुरुष. गती = मुक्ती, मोक्ष, सद्गती. 


प्रश्नावली 


प्रश्न १: खालील विषयावर १० ते १२ वाक्यात टीपा लिहाः- 


१. श्रीजगद्गुरू पंचाचार्याची आरती. 
२. श्रीमन्मथस्वामीची आरती. 


प्रश्न २ : खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहाः- 


१. कोणत्या काव्यगुणामुके आरत्यांचा शीघ्रगतीने सर्वत्र संचार होतो ? 

२. आरत्या ठराविक चालीत कोणत्या रीतीने म्हटल्या जातात 2 

३. देवाला आरती ओवाठ्छताना कोणत्या भावनेने मागणे मागितले जाते? 
४. कशाशिवाय पूजेचा उपचार पूर्णं होऊ शकत नाही ? 


प्रश्न ३ : खालील प्रश्नांची ८ ते १० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 


१. शिवदासांच्या आरतीच्या आधारे मन्मथस्वामीचे शब्दचित्र रेखाटा. 

२. मन्मथस्वामींचे गुरू कोण ? त्यांनी आपल्या गुरूची महिमा कशी वणिली 
आहे ? 

३. वीरभद्रांच्या कोणत्या गुणामुके लक्ष्मणांनी त्यांची आरती लिहिली 
आहे ? 

४. इष्टलिगाची आरती कोणी रचली आहे ? त्या आरतीतून कवीने बणिलेले 
इष्टलिगाचे माहात्म्य स्पष्ट करा. नति 


वीरशैवांची स्फुट कविता । २७ 


५ | पोवाडा 


९. वीरांगना किन्तुर चत्नम्माचा पोवाडा 


सिद्राम (जन्म ५-१-१९०८, मृत्यु ३१-१२-१९४५) : शाहीर सिद्राम बसप्पा मुचटे हे 
धु येथील रहिवासी. यांचे शिक्षण ७ वी पर्यत ्ाले होते. सतत २० वषं शाहिरी पेशात 
घालविली. यांचे ३२ पोवाडे उपलब्ध आहेत. १९३०/३२/१९४२ च्या कग्रिस चववव्टीत 
अनुक्रमे ३ वेव्ठा सहा सहा महिने शिक्षा भोगली. शािरांची काव्यरचना सरल, साध्या 
शब्दांची, रसभरित आहे. सुंदर चाली, म्हणण्याची ठव, निष्णात डफवादन, मधुर आवाज 
आणि देशसेवेच्या तव्म्टीने पूर्ण रंगलेले तन, मन, धन त्यांच्या पोवाङ्यातून प्रतीत होते. 
त्यांच्या पोवाङ्याच्या रे्कोडस्‌ निघाल्या होत्या. 

कित्तुर चन्नम्मा राणीच्या शौर्याचे अत्यंत ओजस्वी शब्दात प्रत्ययकारी चित्र या 
पोवाङ्यात कवीने रेखाटले आहे. आाशीच्या राणीच्या आधीचा हा समरप्रसंग आहे, हे 
विशेष. 


धन्य धन्य राणी चत्नम्मा। बनविला जिनं रणांगणीं गो-यांचा खिम्मा। जी । ।धृ. || 

कर्नाटकांत जिल्हा बेकगांव । सकल जनां ठावं । त्यांत एक गांव । जयाचं नांव 
असे कित्तुर। तेथे वीरशेव राजा एक शूर । नामे "मलसर्ज' समरबहादूर । जी ।। 
राजास दोन कामिनी। चतुर सदगुणी। शौर्यशालिनी । रुद्रम्मा आणि चन्नम्मा शुर । 
परंतु पोटीं पुत्र-पौतूर । एक शिवलिग रुद्रचि थोर । ।जी।। (चाल) अठराशे सोव्ठा 
सालांत। मलसर्ज पातला अंत।। पश्चात्‌ गादीवर येत। शिवलिगरुद्र तत्पुत्र | । पर 
कित्तूरच्या राज्याच । न्यारेच होतें विधिलिखित।। शिवलिगरुद्रहि गेला। अठराशें 
चोविसांत।। (लटक) तंवा गादौ चालविण्यातला। दत्तक घेणे भाग आला । मून 
जवनव्टच्याच एकाला। सर्वानी पसंत केला। पर दरवाराचे जंगमाला। ओक्लंदच्या 
पीठाधिका-याला। हा बेत नाही आवडला। त्यामुकं तंटा वाढला। गेली वदीं 
धारवाडला। धारवाडदहून कलेक्टर आला। त्यानं संस्थान खालसा केल्याचा हुकूम 
फर्माविला। ।जी। । यापरी संधी साधून । कलेक्टरानं कावा लढवृून । घेतलं संस्थान 
आपल्या ताव्यांत। करूनिया नाकेवंदी गावांत। खजिन्यावरं पहारा ठेविला 
सक्त ।।जी। | रुद्रम्मा आणि चन्नम्माला। निरोप पाठविला। "येऊन धारवाडला। 
भेटावं दोघीनीहि आह्यांस। एकून तुमचा सर्व इतिहास। देऊं मग न्याय आम्ही 
तुह्यांस ' । ।जी।। (चाल) पहा पहा कसा हा छान। लढविला कावा गो-यानं ।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । २८ 


शिका ग्टेकापूचे धंदे। शहाजोग यांचेपासून।। मर्कट देतसे न्याय। लोण्याचा 
गोव्टा पचवृून।। परि लुडबुड ही पाहून । चन्नम्मा गेली खवन्टून ।। (लटक्‌) तिनं 
उलट निरोप धाडिला। कलेक्टर ्थंकरे साहेबाला। "येऊन आमचे .देशाला। देणारे 
न्याय आह्याला। तुदह्यी कोण चोर तें बोला ?। गृहकलह कितिहि जरी आाला। 
आह्मी आमचं बघून घेऊ त्याला। नको चिता त्याची तुह्याला। तुमची न्यायनीति 
ठाऊक असे आह्याला' । जी । । खरमरीत जाब हा असा। देऊन खासा। कलेक्टराचा। 
हेतू ओव्छखून राणीनं खास। हुकूम सोडिला सकल सैन्यास । "गडावरी सज्ज 
राहण्या युद्धास' । जी ।।१।। 

मिठ्छतांच जाब धारवाडी । कलेक्टर सोडी । हुकूम तदघड । ्व्लेक सीवेल सर्व 
लोकांस। 'डागो तोफखाना किततुर किल्ल्यास' । पहा हा मर्दाचा इतिहास । ।जी ।। 
सष्टेबर तेवीस तारखेला। वेढा मग पडला। कित्तुर नगराला। कव्टला वृत्तात 
खेड्यापाड्यांत। जमती हजारो लोक गावांत। पेटे बंडाचा वणवा मग त्यांत । ।जी || 
(चाल) चन्नम्मा राणी रणशुर । घेऊन करी समशेर ।। अश्चावरी होऊन स्वार । 
रणीं तुटे अरीचं वर।। रंगल गौर रक्तानें। मग सकल गांव कित्तुर । । (चाल) 
धड्ड्डड्डडड करिती तोफा देतां सरवत्ती । देहाच्या चिध्या चिध्या होती।। खणूखण्‌ 
छन्‌ छन्‌ तलवारीचे आवाज ते डती। आदक्छतां क्षणीं टालीवरती । । बंदुकीच्या 
उडतां फैरी ठणण्णण्णण्‌ करिती। आवाजं कानठव््या बसती ।। शिरकमलांचे 
चेड्‌ जैसे अस्मानीं उडती। तयांतुनि रक्तविद्‌ पडती ।। शेष राहिल्या धडांमधुनियां 
रणभूमिवरती। रक्ताचीं कारंजी उडती । । (मोड) घोड्यांवरी शीरहीन प्रेत  प्रेतांवरि 
घोडे पडती।। रुधिराचा चुनि रंग। जणं गुलाल बनली माती।। तो गुलाल 
लेण्यासादीं । अवतरे चत्नम्मा सती। वाधिणीच्या ्डपेने जणुं तुटे अरीवरती। अरी 
मग त्राहि त्राहि करिती।। (लटक) । । यापरि युद्ध घनघोर । चालले पूर्णं तीनवार । 
वेव्ठगांवचं दुभआब लष्कर । जाहलं सर्व रणीं ठार । तवा ्थकरे साहे बहादुर । 
धावला आघाडीवर । किल्ल्यांचीं फोडण्या द्वारं । ते वेव्टीं किल्ल्याचे वर । वारईचा 
वीर सरदार । वाव्टप्पा होता रणशुर । त्यानं येतां सरशी समोर । वंदुकीची आडुनी 
फर । उडविल्या ्थकरेच्या ठिक-या ठिक-या चौफेर । ।जी । । होतांच कलेक्टर ठार। 
किल्ल्याचे म्होरं। ओंग्ल लष्कर। सोडी चोखूर घोडी जोरांत। भरुनिया धडकी 
अति उरांत। पच्छती घेऊन जीव शरिरात। जी ।।२।। 


वावट उडविते धू । तशीच केवव्छ। उडवी धावपव् । राणी चन्नम्मा गो-यांची 
खास। दे माय धरणी ठाय हो त्यांस । चिरून काटिलं रणीं कितिकांस । ।जी ।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । २९ 


दारुण प्रसंग ओक्खून । एजंट स्टीव्हन्सन । इलियट जाण। दडती जाऊन रानावनांत। 
लुगडीं नसून बसती गवतांत। जाणा हा सत्य सत्य वृत्तांत । ।जी। | (चाल) यापरी 
एक अबलेनं । मर्दावरी केली ताण ।। त्या कर्नाटक लललेनं । इग्रजां केलं हैराण ।। 
हिंदवी नंगी समशेर । नाहली ओँग्ल रक्तानं ।। (लटक) धारवाडीं वार्ता ही गेली । 
कमिशनरची गाव्ण उडाली। मग पत्र त्यानं खरडिली । चहुकडून कुमक बोलविली। 
वीस हजार फोज जमविली। डिकन्‌च्या हाताखाली दिली। कलेक्टर ्थैकरेच्या 
स्थी । मन्रोची नेमणुक केली । अन्‌ चढविला हल्ला ्चैपलीननं, कित्तुरावरी । जी ।। 
साग्राज्यतृष्णा आघोर । इंग्रजी थोर । थकरे कलेक्टर । होतांचि रणांगणावरि ठार। 
पेटला युद्धवणवा अनिवार। एेका मग पुढील सर्व प्रकार ।।जी।। चन्नम्मा 
किल्ल्यावरून। शत्रू हेरून। तोफा डागवृून । सोडिते गोरे इग्रजांवर । दहा हजार 
गोरं लष्कर। एका दिवसांत जाहलं ठार।।जी।। (चाल) जुंपली संगरी ञंन। 
यापरी पुन्हां मग आज।। रणरागिण चन्नम्मासी। जयश्रीचे चढले तेज ।। रणनभी 
ओँग्ल मेघांत। कडकडे जणूं ती वीज । । (लटक्‌) करूनियां मारा किल्ल्याला। 
चपलीन जेर जाहला। कोूनहि डागा तोफेला। आदन्मून बुरुजावरी गोव्टा। 
अंगावर उलदू लागला। असा खुबीदार बांधलेला। होता तो कित्तुरी किल्ला। 
चोतीस बुरुज किल्ल्याला। भंवताली खंदक भला। तीन पुरुष पाणी खंदकाला। 
साहेब वेडापिसा आला। सुरुग लावून थकून गेला। किल्ल्याचा खडाहि हालेना, 
त्याच्या बापाला ।।जी | । हाय्‌! हाय ! घात परि ्ाला। तंटा लावलेला जंगम तं 
वेलां । भेटला येऊन र्चैपलीनास। कामण्णन्‌ मड़ी टेकडी त्यानं खास । दावली 
मा-याची जागा साहेवास | । जी । । कठ्छतांच जागा साहेबाला। मारा त्यानं केला। 
नेमका त्या स्थां । तटाला पड मोठं खिडार । सुरू जाहला लोकसंहार । हाय्‌ ! मग 
्ाली बाई बेजार । । जी ।।३।। 


ही नीच फितुरांची जात। जोवरी जगतांत। असे जीवंत। तोवरि नसे शोर्याला 
वाव। अनुभवसिद्ध जाणा हा ठावा। शिवाजीनं मारला मोरे चंद्रराव।।जी || 
त्याचपरी चन्नम्माहि जाण। आधीच जाऊन। घालून कंठस्नान। करती जर ठार 
फितूराला। तर आज पुन्हां एेन वेवठां। नसता वाईचा घात ्ाला।।जी। | (चाल) 
कारण कीं त्याच नीचानं। फितुरीचा कठस करून।। पाण्याचे हौदामाजीं। 
मिसव्टले वीष नेऊन।। त्यामुकं पाणी बाधून । पटपटा मरे किती सैन्य । । (लटक) 
तेसंच गांवामधून। किल्ल्यात येणारे अन्न। परस्पर सर्व लुटून। गो-यांनी केलं 
हेराण। धान्याचा नुरला कण। उपवासी पोटी लदून। सारं सैन्य गेलं थकून । तंवा 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ३० 


जाणे एक शरण। किंवा ते अर्पण प्राण। यावीण मार्ग उरला न। मग इ्लाले 
जीवावरि उदार सर्व लोक जाण।।जी।। परि मरतां मरतांहि जाण। मरावे मारून। 
विचार असा करून। सजविला घोडा चत्नम्मानं। संग्गोव्टी बुरुजावरती जाण। 
निघाली रणी जाया वाघीण।।जी।। परि बाहेर जाण्याअगोदर । चन्नम्मा नार। 
किल्ल्याचे वर । जमवुनिं वदे सकल लोकांस । "वीर हो धनी आतां किल्ल्यास। 
सर्व तुम्हीच राखा ब्रीदास।।जी।। जाऊन गडाबाहेर । वाचले मी जर । ठीकचि 
म्होरं। नाहीतर भेट तुम्हां सर्वांस । मर्दहो हीच आतां मम खास'। दाटला कंठं 
वाईचें श्वास ।।जी | । (चाल) कंठ दाटुनी बोले राणी, गरहिवरुनि मग जनां । ' बंधूनों 
जाते आतां मी रणा।। माघ्यामागे भीस्त सारी ती तुमच्यावरती गणा। जपा नीट 
किल्ल्याचं रक्षणां । । किल्ल्यामाजीं तरण्याताक्या तुमच्या लेक सूना। गवसतील 
शत्रूचे हातीं ना। (मोड) तर विटंबना पावोनि। होतील भ्रष्ट कामिनी।। पाशवी 
वृत्तीचे लोक। करतील अग्रूची हानी।। ही नीच राक्षसी जात। ओक्छखी न 
आयाबहिणी । । (चाल) अन्रू गमवृनि प्राण वांचवुनि। जगाल जर या जनीं । षंढ 
नच तुमच्याहुन मग कुणी ।। लढतां लढतां मरा परंतु स्वातंत्या गमवुनि। जगं नका 
पारतत्यकर्दमीं ।। सौभाग्याचा टिव्टा पुसं नका मायभूमिचा कुणी। बनू नका रौरव 
नरका धनी । (मोड) जातीचे तुह्यं सिह। डरकाठ््या फोडून समरी ।। शत्रूचे 
नरडीचा घोट घेण्यात तुमची बहादुरी । । दुष्टां देऊनि दंड । नांदवा शांति जगभरी' || 
(लटक) यापरी वदुन सर्वाला। मारिली टाच घोड्याला। जीवाची सोडून तूला। 
सोडिला अश्च ते वेवठां। अडविण्या जो जो तिज आला। त्याचा त्याचा खिम्मा 
बनविला। एक हजार गोरा ते वेव्ठां । एका दमांत कापून काढिला। चमकली समर 
अंबरी जणं ती चपला । ।जी।। शत्रूचा उडविते फडशा। उतरवी नक्षा। करी न मग 
रक्षा। येशुखिस्तहि तयांची खास। पडे दहशत सकल गो-यांस। दडती जाऊन 
द-याखो-यांत । । जी । ।४ ।। 


फोडून शत्रूची फट्टी। तोडोनिया नव्टी। घायाठ ्ालेली। वाघीण चन्नम्मा तें 
वेव्ठीं । संगोव्टीकडं धांवत सुटली। काया रक्तानं लिडविडली । जी ।। (चाल) परि 
जातां जातांहि जाण । निजवीत कितीक कष्टन ।। इलियट होत दफ्फन । र्टिव्हन्सन्‌चा 
खिम्मा करी छान।। सोलापूरच्या मन्यो साहेबासी। काठिला उभा चिरून।। 
(लटक) पर देव वाईचं खोट । आयुष्यच संपलं होतं। जात असतां संगोव्यीप्रत। 
मलप्रभा नदौ वाटेत। दूथडी भरून वाहात। चढलासे पूर जोरांत। पाठीशी शत्रुचा 
लोट। सिहीण द्याली हतवुद्ध। मग विचार केला मनांत। गवसून शत्रुचे हात। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ३९ 


पारतंत्रयी श्वानापरी इथं । जगण्यांत का तरी अर्थ ?। मग मरण काय वाईट ?। 
असा विचार करून शेवट । टाकिली उडी बाईनं मलप्रभेत । ।जी।। यापरी युद्धाचा 
होत। दारुण शेवट । कित्तूर किल्ल्यांत। फडकलं निशाण इग्रजांचं । शुरवीर 
रणधीर(2) गो-यांचं । बायकांशीं ञ्ुन खेव्णारांचं । जी ।। चढतांच निशाण 
किल्ल्याला। गोरा शेर ्ाला। गर्वानं फुगला। धरून मग लहानथोरां सकलां । 
तोफेच्या तोडी देत सुटला। जणूं मस्तकीं शूठ उठला। ।जी।। (चाल) चन्नम्मा 
राणीची सून। इरव्वाबाईं अज्ञान।। गवसतां गो-यांचं हातीं । तिजलाहि कैद 
करून ।। लष्करी वंदोबस्तांत। धारवाडी जाती घेञन।। बाईच्या मेण्याभोवत्ती। 
संगिनी पहारा चहंकदून ।। (लटक) ती बारा वर्षाची पोर। बालविधवा नार 
निराधार। पुष्पाची कव्टी सुकुमार । पाहून सर्वं प्रकार । परिणाम आला तिजवर । 
पति सासु सारे गेल्यावर। मीच जगून काय करणार ?।। श्रुचं कैदेतच म्होरं। 
पारतंत्र्य नर्क भोगणार। त्यापरीस मरण फार बरं। असा विचार करुनिया थोर। 
आंगदीतील काटरून हिरकणी, चावली सत्वर । ।जी।। चन्नम्माची सवतहि शुर । 
रुद्रम्मा थोर । नेगीनहाव्टीं म्होरं। मलप्रभतच अपि निजप्राण। आला शेवट यापरी 
जाण। गातो सिद्राम कवि गुणगान ।।जी।। ५।। 


२. सोलापूरचा रणसिह नरवीर मल्लण्पा धनशेद़ीचा पोवाडा 


सिद्राम (जन्म ५-१-१९०८, मृत्यू ३१-१२-१९४५) : शाहीर सिद्राम बसप्पा मुचाटे. 

सोलापृूरला चार हृतात्मे आले. शंकर सारडा, मल्लप्पा धनशेडी, जगन्नाथ शदे आणि 
कुर्बान हुसेन. या चौघांना दग्रजांनी १२ जानेवारी १९३१ रोजी फासावर लटकावले. चार 
हुतात्म्यापैको मल्ला धनशेड़ी (१८९५-१९३१) हे वीरशेव होते. त्यांच्या जीवनकार्यावर 
शाहीर सिद्राम यांनी हा पोवाडा लिहिला आहे. योगायोग असा की त्याचवेव्टी शाहीरदेखील 
येरवडा तुरुगात होते. तसा उल्लेख पोवाड्याच्या शेवटी आलेला आहे. 

८ मे १९३० रोजी सोलापूरला कायदेभंगाची चच्छवक्छ सुरू ञ्ाली. बंदीहुकुम मोडून, 
लोकांनी जंगलात जाऊन शिदीची याड तोडली. त्यावेव्टी सोलापूरच्या कलेक्टराने 
गोव्णीाराचा हुकुम दिला. लोकांनी कलेक्टराची गाडी अडवली. त्यावेव्ठी माणुसकीच्या 
नात्याने मल्लप्पा धनशेडी यांनी काठी फिरवून लोकांना दूर सारले व कलेक्टरचे प्राण 
वाचवले. परंतु गोव्टीवार आाल्यामुे लोक खवव्ले होते. ते पोलीसचोकीवर चालून गेले 
आणि त्यांनी चौकी जान्टून टाकली. त्या आगीत दोन पोलीस जबरन मेले. त्यानंतर 
इग्रनांनी सोलापुरात मार्शल लो (लष्करी कायदा) जाहीर केला. गोव्ठीवार आला, लोकांची 
धरपकड स्याली. त्यावेव्टी चार हुतात्म्यांना पकडण्यात आनले. त्यांच्यावर खटला चालवृून 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ३२ 


नंतर त्यांना फाशी देण्यात आले. 

कवीने प्रस्तुत पोवाङ्यात मल्लप्पांचे बालपण, त्यांचे कुस्तीवेड यांचे ओजस्वी भाषेत 
वर्णन केले आहे. तुरुगात आईवडील भेटीला आल्यावर मल्लप्पा आईची समजूत 
घालतात, तो करुण प्रसंग डोत््यांत अश्रु उभे करतो. साहेवांची मराठी भाषा- टुमचा अर्ज 
इठं पहुचला, इत्यादी- मजेशीर वाटते. इग्रजांच्या कावेबाजपणाचे वर्णनही मोठे उपरोधिक 
आहे. हुतात्मे हे जात्यतीत असतात, परंतु एका वीरशेव हुतात्म्याचा हा पोवाडा वाचताना 
अभिमान वाटतो आणि स्फुरणही चढते. 


धनशेदी कुलाचा दिवा, विद्यवी काजवा, सिंहाचा छावा, सोलापूरवासी। 
रणधीर वीर मल्लप्पा खरा निर्दोषी । सेतानि सत्तेच्या नीच बलान ज्यासी। हरहर ! 
मारिलं ठार देऊनियां फांसी। भारता ओप घेशी 2।।धृ. ।। 


एकोणीसशे एकतीस सालांत, हिदुस्थानांत, धर्मयुद्धात हरपले हिरे मोहरे चार । 
हिददेविचे सिंह गुलजार । हाय ! दत्यानि मारिले ठार ।। एक सिह त्यांत अति 
महान्‌, मोठा बलवान, धेर्याची खाण। मोल्यवान हिरा खरा रणधीर । नांव मल्लप्पा 
ज्याचं जाहीर । गातो पोवाडा त्याचा शाहीर ।। (चाल १) ते धन्य धन्य धनशेदी 
वीराचे कुठ । त्यामधी मल्लप्पा वानि जन्मती बार छे ! बाठ्छ नव्हे तो सिह जणूं 
विक्रार ।(लटक्‌) अटराशे पंच्याणव सालां । नरवीर आला जन्मला। बालपणी 
बालवीराला। आखाड्याचा नाद लागला। कुस्तीचा शोक जडलेला। रणमल्ल 
असा चमकला। काय सांग शरीरयष्टीला !। काठ्ही होईल घाबरा बघुनियां 
तिला।। (चाल २) सोलापुरी हिरा तो एेसा। काव्ठानं पव्टवुनि नेला।। पाशवी 
सत्तेचा जोर। ह्यणुनियां घात हा ्ाला। । सर्पाची जहरी जात । चावेल पाठ्णाराला।। 
उपकारावरि अपकार । ही म्हण विदीत जगताला।। (लटक) ह्या ओंग्ल कपटी 
नीतीनं। बाव्ठाचा घेतला प्राण। काय सांगं वीराचं गुण !। सोलापुरचा दंगा अति 
महान्‌। ज्यामधीं नसतां कारण । मेले केक हिदुमुसलमान । ज्यामधींही दाविलं होतं 
शौर्य वीरानं । । दारुण प्रसंग तो तेव्हांचा आठवुन।। अद्यापिही लट्पट्ताति अरिची 
मनं।। स्वातंत्रयदेविचा कंठमणी तो जाण।। जरि मणी असा तेजा, होता तो 
वाठ, तरि त्या जव; होतं सर्पाचं बीव्ठही खास। ससाण्याजवक जणुं तो चास।। 
होता पूर्वीचा जाण इतिहास।। इतिहास असा हा जाण, त्यांत एक न्यून, तलाव 
प्रकरण; जेथं वीरानं देवुनिया मान । ओंग्ल सत्तेस केलं हैराण। एेका मरदचि गातो 
गुणगान ।।९।। 


सोलापुरी एक अति छान, रम्य देवस्थान, बहुत पुरातन, वीरशेवांच्या हक्काचं 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ३३ 


खास । "सिद्धेश्वर ' नांव ठावं सकलांस । ' सिद्धेश्वर तलाव' त्याचे लगतास।। धर्माच 
न्यायमंदिर, असं ते थोर, परि त्यावर । विषारी सर्पं सोडी फुत्कार। दावी अग्रज 
आपला अधिकार । तलाव बुञ्मविण्या आला तैय्यार ।। (चाल) पहा पहा कसं हं 
ओँग्लराज्यधोरण।। शिका गेकापुंचे धंदे ह्यांच्यापासुन।। हा धर्मन्यायनीतीचा 
खून पाहुन । पिडलेली प्रजा गेली एकाएकी खवव्युन। । ह्यणे सत्याग्रह करु आम्ही 
तव््याकारण।। (लटक) परि धूर्तं कुटिल नीतीला। पोरखेव् सर्व वाटला। तिनं 
सोडलं अखेर शेवटाला। तटं बुञ्मविण्याच्या हुकमाला। दुखविले सर्वं जनतेला। 
धर्मावर आली हौ बला। असं पाहुन लोक खवव्छला। बजविले राज्यकर्त्याला। पर 
नाहीं मनी उमगला। त्यानं उलट सर्व लोकांला। कायद्याचा धाक दाखविला। तंवा 
दाली अखेर सुरवात सत्याग्रहाला ।। (चाल) प्रत्येक हिंदी रणवीर । युद्धास याला 
तय्यार | । त्यांतही सर्वाच्या म्होरं। धनशेदी मल्ल खंबीर ।। पाहोनि दुरूनचि 
ज्याला। तो गोरा कापि थरथर । । मित्रांसह जाऊनि तें । निजलाच तव्टीं विनघोर ।। 
(लटक) हे युद्ध असे घनघोर। चालले पूर्णं तीन वार। असुरांसह लढती सुर। 
पाशवी सत्तेच्यावर । हा आत्मबलाचा वार । सर्वानि बांधुनियां जोर । गो-यास केलं 
उत्तर। मिद्टुनियां लोक आम्ही सारं। मरूनियां होऊं इथं ठार । सिद्धेश्वरां अर्प 
निज-शीर। पर नाही बुञ्मवुं देणार धर्ममंदिर।। असा केला सर्व लोकांनि जंवा 
निर्धार । तंवा गेला खचुनि सेतानी सत्तेचा धीर ।। सत्याचा वाली तो अखेर 
परमेश्वर । । इश्वरी तंत्र अगोचरी, कव्या महीवरी, जाणा सत्वरी । म्हणुनि सत्याचा 
विजय शेवटास। जाहला सोलापूर शहरास। ' सत्यचि धर्म' जाणा हा खास ।। असा 
विजयध्वज रोविला। परि गो-याला। खुपूं लागला। वीर मल्लप्पा काट्यापरमान्‌। 
होतसे सिद्ध हंचि अनुमान । पदं घडलेल्या गोष्टीनं जाण।।२।। 

एकोणीसशे तीस सालांत, हिदुस्थानांत, शहरोशहरांत। सर्व जनतेनं बांधुनिया 
जोर। पारतत्याचा तोडण्या दोर। केली स्वातंत्र्यघोषणा थोर ।। चहं दिश स्याली 
आरोव्टी, सिहकिकाव्ी, "करावी होव्यी। दुष्ट अंग्रेजी कायद्यांची सर्व सैतानी 
बंधनांची, बेडी तोडावी पारतत्र्याची'।। (चाल) कार्यस केली सुरुवात प्रथम 
गांधिनं ।। दांडीस मिठाचा कायदा तोडी जाऊन । । किती गोरे बघति टकूमका तिथं 
येऊन ।। जनताही स्पूतियुत होय कार्य पाहुन ।। तंवा दुष्ट कायदेभंगाचे माजले 
रण।। (लटक) लहान थोर सर्व गावाला । परदेशी सर्व वस्तुला। जनतेनं बहिष्कार 
केला। समुद्राच्या जाऊन कांठाला। मिठाचा कायदा तोडिला। मदिरेच्या सर्व 
पिढ्याला। ठायी ठायीं सत्याग्रह ्ाला। परदेशी कपडा सर्वानि त्वरीत जावला।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ३४ 


(चाल) पेटला होम जोरांत। या अखिल भरतखंडांत।। परदेशी वस्त्रांवरती। 
खादीने केली मात।। विद्यार्थी जाती न कोणी । शाव्ा की कोलेजांत । जंगलचा 
कायदेभंग । प्रत्येक खेड्यापाड्यांत तैशीच चारी बाजूंनी । करवंदी चाले जोरांत ।। 
(लटक) पाहून अशा वणव्याला। गो-याच्या गो-या हदयाला। जोरांत धक्का 
बेसला। पडला विचार व्टाईसरायाला। तंवा कावा त्यानं लढविला। इडकरीचा 
कित्ता गिरविला। मनमानेल त्याच वक्ताला। नवे कायदे प्रसवू लागला। दिलं 
ओंडिनन्स नांव त्याला। तरी पायाखाली तुडविलं जनांनीं त्याला । । तंवा व्टोईसररोयही 
गर्भगव्टीत जाहला।। वंगल्यात बसुन मग डोकं खाजवृू लागला।। अन्‌ गो-या 
सुपिक डोक्यांतून विचार काटिला।। त्यानं लाठी गोव्टीवाराचा हुकूम सोडिला।। 
मग शस्त्रहीन प्रनेवर । करुनि गोव्णीवार । रक्ताचा पुर ।। वाहविला ओग्ल लघ्करानं । 
असा कित्येक ठायी जाण। न्याय नीतिचा केला खुन।। राक्षसी लीला अघोर, 
बघुनि अशी थोर, सर्व देशभर; भडकला वन्ही अधिक जोरांत। गवसलं सोलापूरही 
त्यांत । एेका घडलेला सर्व वृत्तांत।।३।। 


माहे मेच्या आटव्या तारखेला, प्रकार असा ्राला, सोलापुराला; कांही लोकांचा 
मिद्टुनिया संघ। गेला जंगलांत बांधुनिया चंग। केला जंगलाचा कायदेभंग || 
लागलीच वार्ता पसरली, 'ल्याडं तोडिली, शिदिची भली;' आली मग कलेक्टरची 
मोटार । अहो त्या साह्येवाची मोटार । घेऊन हत्यारी सेन्यसंभार । येतांच कलेक्टरानं, 
सूड बुद्धिनं होउनि बेभान; करविला धाड्धाड्‌ गोक्ठिबार । आले दोनचार लोकही 
ठार। तंवा बिथरली प्रजा अनिवार ।। (चाल) त्या वक्ति कलेक्टरानं प्रसंग 
ओटखून ।। पोलिसासह केलं मोटारितुन पलायन ।। पर लोकसमूह गेला होता 
सर्व बिथरून।। तंवा धरली कितिक लोकांनी गाडी अडवुन।। कितिकांच्या 
डोत््यांमधी खून गेला चदून।। (चाल) जातांच प्रथम वीरानं। स्वजनांत लाटी 
फिरवृून।। ती सकल गदं हटवून। सा्येबाचे वांचविलं प्राण ।। यापरी तत्त्व 
पाट्ून। कलेक्टराला दिले जिवदान।। पर हाय ! त्याच कृत्यानं। घेतला पुं 
तत्प्राण ।। सर्पास दुध पाजून। केला दंश शेवटी त्यानं ।। मनि प्रसंग तो आठवुन। 
येतसे हदय भरून।। (लटक) काय सांगू राव गमतिला?। त्या ठायी एेन 
वक्ताला। घेऊन लाटीबद लोकांला। मल्लप्पा नसता जर गेला। तर जाणा त्याच 
ठायाला। जंगलांत त्याच वक्ताला। यमपुरी दिसली असती त्या टोपीवाल्याला || 
असा प्रसंग तिथं त्या वक्ती होता पातला।। पर एेन वक्ती मल्लप्पा वीर धांवला।। 
तरि दाखविलं सर्पानं आपल्या जातिला।। तो एका एेका प्रकार सर्व घडलेला।। 
इंग्रजी न्यायाचा देतो खासा दाखला।। गदी हटतांच मोटारगाडिला, रस्ता जंवा 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ३५ 


्ाला, पल्ुनि तंवा गेला; कलेक्टरसाहेव बंगल्यावर पार। परि जातांना पुन्हा 
एकवार । लोकांवर केला त्यानं गोव्टीवार ।। असं आगित तेल ओतुन, कलेक्टरानं 
केलं पलायन; तेव्हां अति त्वेष चढला लोकांस । शेवटी शांत कराया त्यांस । तोड 
उमजेना कोणां एकांस।। पाहून असा हा प्रकार, मल्लप्पा धीर, घेऊन निजवीरः 
निघुनिया गेला अखेर गावांत। परि काय घडलं इकडं जंगलांत। एेका इतिहास 
पुढल्या चौकांत । ।४ ।। 


शेवटच्या गोव्टीवारानं, सर्व प्रनाजन, अधिक भडकून; होत क्रोधायमान्‌ अनिवार । 
“मरू की मारू' केला निर्धार । मल्लप्पाही आतां काय करणार 2।। कालस्य 
कारणम्‌ राजा, मुल न ती प्रजा, असा हा ताजा; जंवा अनुभव पुन्हां आला । तंवा 
मग वीर मल्लप्पाला। खरा प्रकार कट्टुन चुकला।। तरि तत््वासादी वीरानं, 
लोकांची मनं वव्छविण्या जाणः; प्रयत्न केला पुन्हां एकवार ।। परि जन चिडले होते 
अनिवार। ह्यणुनि त्याचाही याला धिक्कार ।। (चाल) तंवा गेला तिथुन निरुपाय 
होऊन तो वीर।। मग इकडं तुफान आलेला लोकसागर ।। आदव्टला जाऊन 
पोलिस चोकिच्या वर ।। काय वानुं आता तो पुदील घोर प्रकार ?।। एेकून होतसे 
गुंग खुद शाहिर । । (लटक्‌) जे वेव्टी गदीं ती महान। चौकिवर गेली चालुन। तंवा 
्ाली खृप मारहाण। इतक्यात कोणी एकानं। चोकिला आग लावुन। टाकली 
चौकी तिथं जाद्टुन। त्याचपरि कितीक लोकांनं। केला कोर्टाचाही सन्मान। 
अविचार परि हा जाण असा वखत मोठा दारुण। कारण की त्याच योगानं। 
पोलीसही ज्टुनशान्‌ खाक ्ाले त्यांत दोन ।। (चाल) पुन्हां वार्ता गेली ही घोर। 
साहेवांच्या बंगल्यावर ।। तं वेव्ठी गो-या डोक्याचा। कसं चाले पहा चक्कर ।। 
घेऊन खूप लष्कर । मग आले नथनीवहादुर ।। आणि गदी गांवाबाहेर । हा गावात 
करतो गोव्ीबार ।। पहा पहा कसा कलेक्टर । अकलेचा कांदा हुशियार । । सोमेश्वरी 
दंग्याचा जोर । रामेश्वरी ह्याचा गोव्टीबार ।। (लटक) अशा सेतानाच्या लीलेनं। 
कांहीं एक नसतां कारण। किति लोक होत हैराण। कितिकाचे हरपले प्राण । गुन्हा 
नसल्याविण किति मेले त्यांची गणती न ।। पोरंबाठं खेती रस्त्यानं । बायाबापड्या 
आाडती आंगण। त्यांच्याटी वरती आडली गोव्ठी नीचानं।। मग गोव्ीबाराचा 
आवाज तो एेकुन जवा गदी आली गांवात सर्व धावुन।। तंवा गेली उडुन 
साह्येवाची पुन्हा गाक्ण।। तो पठ काहि मग मोटारिंतून भुर्कन।। यापरी सूडबुद्धीनं, 
सूड उगवृून, कलेक्टरानं; जीव घेऊन केलं पलायन । तरी त्याचं शांत होईना मन। 
पहा मग गोरं अकली धोरण।। रातोरात कलेक्टरानं, गांठलं पुणं, करुनि टेलिफोन; 
ताफा मागविला लष्कराचा। हुकूम सोडला मार्शल लचा। एका वृत्तांत मग 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ३६ 


पुढचा ।॥५।। 

पुदं त्याच बारा तारखेला, अस्तमानाला। अकस्मित ञ्ञाला। धड्ड्ड्ड्धा 
गोक्ठिबार गावांत। चमकल्या मशिनगन्स रस्त्यांत। लष्करी कायदा आला अमलांत। । 
इंग्रजी कायद्यांची वाण, जहरी कपण, त्यांतही जाण; लष्करी कायद्याचा अंमल। 
जिथं जाईल तिथं कत्तल। सोलापुरची एेका दंगल।। (चाल) जंवा सोलापुरी 
लष्करी शिस्त जाहली। । ते वेव्टी राक्षसांनांही लाज वाटली।। अशी घोर कृति 
गो-यांनी तिथं दाविली | । निःशस्त्र प्रजेवरी गोव्ठी खुप ्याडली । । (लटक) प्रत्येक 
गल्लीबोव्ठाला। गोव्ीबार स्वैर सोडला। धड्डड्डड्‌ आवाज चालला। कोणीही 
गवसो गो-याला। गोक्ि घालुन ठार करि त्याला। कुणी रस्त्यावरिच मारिला। 
कुणां ओटीवरिच ठार केला। कुणां माडिवरती पाहिला। खिड्कितुन गोव्टी घाल 
त्याला। पुजा-याचा मुडदा देवव्ाला। मशिदीत मुल्ला निजविला। किति लेकरं 
खेव्टती रस्त्याला। ठोकरांनी उडवुनिया ठार केलं बाव्णंला।। (चाल) मांडिला 
असा अविचार । देवाचा उलटा जोर।। घरामधीं शिरुनियां चोर। मालका मारी 
बेमार ।। पाशवी नीच सत्तेचा। अबलांवरी अत्याचार । । 'जडकरी धांव त्रिपुरारी। 
भूमीते आला भार'।। (लटक) असा घोर शब्द उमटला। त्या सोलापूर शहराला। 
सारा लोक दीन ्ाला। घरामधला घरांत कोंडला। किति अन्नपाण्याविण मेला। 
कटी कुलपं लागली दाराला। किती गांव सोडुन शांन्‌ गेला। सारा गांव ओस 
जाहला। जणुं स्मशान॒भूमिचा भास भासु लागला।। अशी तीन महिने तो केली 
सेतानि लीला।। तरि इतक्यानंही सैतान नाही शांतला।। त्यानं कांडलं धरुन्‌ 
तुरुगांत; राहिल्या साहिल्यांला। । त्यांतही मुख्य मुख्यांला। चार मोह-यांला 
सिहवच्चांला; फांसावर केलं लटकावुनि ठार। सारडा, शिदा, हुसेन गुलजार । 
चौथा मल्लप्पा वीर आधार ।। हाय्‌। हाय्‌ ! ! ्ाला हाहाकार, सर्वं देशभर घोर 
अंधार, पेटला वाटे वणवाही खास । गेले स्वातत्रयदेवीचे दास। जाहला शोक सर्व 
हिंदास ।।६।। 

फांशिचा हुकुम एेकून, सारा हिंदुस्थान, ्ाला उद्विग्न; बोलला एकमुखानं 
त्यास। सिमल्याच्या व्इसररोय साहेवास। "नका तुह्यी मार निरपराध्यांस ।। 
धनशेद्री मल्लप्पा यानं, खरोखरी जाण, मोठ्या धेर्यानं; वांचविले कलेक्टराचे 
प्राण। असे लक्षांत घेऊन ही जाण। द्यावं वीराते तुह्यी जीवदान ' ।। हजारो तारा 
अशा गेल्या । वव्होइसर्रोयाला, परि दगडाला; सांगा पाञ्जर कसा फुटणार ?। सर्पं 
निजजात कशी भुलणार। कसा देत्याचा देव होणार ?।। (चाल) पाण्यवानि पैसा 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ३७ 


अपिलांत खर्च जाहला।। कितितरि व्टोडसर्रोयाच्या तारेपायी गेला।। तरि नाहीं 
अखेर दगडाचा देव पावला।। तंवा खटला गेला शेवटी पार्लमेटाला।। (लटक) 
आठ महिने प्रकार असा आला। पार्लमेटनं निकाल मग दिला। मिस्टर मल्लप्पा 
भला। टुमचा अर्ज इटं पहुचला। आह्यी वाचुनशनी टो पाहिला। खुप इचार 
तेच्यावरती केला। द्यावी वाटल माफी टुंह्याला। पण कायदा आडवा मधी आला। 
तंवा आमचा नाइलाज आला। लई वाईट वाटलं आम्हाला। 'फाशीचीच सजा 
टुमची कायम केली;' ह्यणण्याला।। असा पार्लमेटातुन निकाल शेवटी लागला ।। 
एकोणीशसें एकतिस जानेवारिला।। सोमवारी बारा तारखेला दुस-या प्रहराला।। 
यरोड्याच्या तुरुगांत सजा होईल टुंह्याला। । इश्वर शांटि डईल टमच्या आत्म्याला || 
राक्षसी हकुम असा आला, कठ्ला वीराला, तोही मग इ्ञाला; प्राणावर देशासाठी 
उदार। बोले मृत्युस कोण उरणार। केला वीरान पूर्ण निर्धार ।।७।। 

फांशीच्या आदल्या दिवसाला, अकरा तारखेला, रविवारला; वीर बाव्ठाची 
भेट घेण्यास। आले, ते वेव्टी मातापितयांस। शोक अनिवार होय सकलांस।। 
जशी हरिणी बघुन पाडसाला, शेव्टी कोंकराला, अथवा वासराला बघुनिया 
हंबरडा फोडिते गाय। तशिच तें वेव्टी वीराची माय। फोडि हंबरडा मोकलुनि 
धाय्‌।। मातेचँ हदय तें जाण, प्रेमाची खाण, फोडि पाषाण; न्याय हा सत्य 
जगतांत। दाटला प्रेमपान्हा हदयांत। लोटे मग अश्रुपूर नयनांत।। शेवटची रात्र ती 
साची, होती आयुष्याची, परि बाव्ठाची; माता ते वेव्टी कवटाद्ुनि त्यास । करी 
आक्रोश सांडि निःश्वास। हाय ? दुर्देवा ! ! काय तो भास।। (चाल) जं वेव्टी 
यज्जननी शोक दारुण।। ती रात्र जणूं अघोरी वाटे भयाण।। परि घटकोघटकी 
ये काठ जवव्ी पाहुन । । बोलला बाक्छ मातेचं करुनि सांत्वन।। तो शेवटचा संदेश 
घ्यावा एेकून।। 

(चाल- पाठ्टण्याची) 


“हे प्रिय जननी होऊ नको मनि कण्टी। सिहचि ये सिहाचे पोटीं । ।धृ. || 


अशी हंबरडा फोडुनिया तूं आई । कां रडसी धायीं धायं ?।। 

जरि अन्याये फांशी मजला दिधली। न्यायाचें नांवाखाली ।। 

तरि स्वर्गीचा न्याय सत्य तो जाण। त्याचा न कधीं हो खून।। 

मज देतील यथं फांशी, परि जाईल मी स्वर्गासी, 

त्या न्यायी प्रभुचे पाशी । मग देईल तो न्याय मला जगजेठी। सिंहचि ये।।९।। 
उपकाराची फेड पहा माते। अपकारे हो या जगती ।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ३८ 


ज्या सर्पति पाजविले मी दूध। त्यानेच केला मम घात ।। 

कलियुगांत या न्यायचि उलटा जाण। कर्माची गति ही गहन ।। 

जगीं धन्या धतूरा मिक्तो, चोर तो मलिदा खातो, 

त्यावरही मोर कुणी होतो, ही सेतानी पाशवी सत्ता खोटी। सिंहचि ये.।।२।। 
तो फास नव्हे, खास ! परी स्वर्गीचं मज विमान गमते साचे।। 

तें वाहन मी विकत घेतलें काल। प्राणाचें देवुनि मोल।। 

उलटतां निशा बसेन मी त्यांत। इतरांची नाही मात ।। 

येतील यमाचे दूत, करतील माद्ची तैनात, 

मशी नेतील ते मिरवित, हे भाग्य असे दुमि्छ अवनीवरती। सिंहचि ये.।।३।। 
हे मरण असं निजदेशास्तव साचे। नशिबात असे कोणाचे ?।। 

बहु लागतसे त्यास वाडवडिलांची । पुण्याई पूर्वजन्मीची ।। 

जो वीर गडी तोचि तिथं जाईल। स्वगीचं सुख पाटील ।। 

तो नंदनवनिचा ्ओोका, मर्दचि त्यावरी बाका, 

घेन वसुनियां ओका, नच इतरांच्या पुण्य असे हे गांठी। सिहचि ये.।।४।। 
हा शोक तुञ्या वृथा असे गे माते। कारण कीं वदतां तुते ।। 

का मरण असे सांग कधीं आत्म्यासी। तो अमरपूर-रहिवासी ।। 

जग सोडतसे देहचि नश्चर एक । वाहतो दुना यत्शोक।। 

तुज जन्मोजन्मी माते, किति पुत्र जाहले होते; 

परि आज कुठे असती ते? हे सांग मशी जगताची या रहाटी। सिंहचि ये। ॥५।। 
ज्या दुष्टांनी निर्दय शिक्षा एेसी। माते गे दिधली मजसी ।। 

प्रभु त्यांचेही करिल अखेर निवाडे। अधमाधम देतील ञ्ञाडे।। 

मम नांवाच्या ओव्या गातील भगिनी। डती नौबती भुवनी ।। 

मम कीति ते एेकोनि, शाहिर मज गातील गाणी, 

कड्कडेल डफ थापांनी, की "मेला तो मल्ला देशासाठी' । सिंहचि ये.।।६।। 
ही वेव नव्हे आई आतां रडण्याची। परि गुजगोष्टी करण्याची || 

घे बोलुनिया गोष्टी आतां प्रेमाने । दे निरोप आनंदाने ।। 

ही अखेरची भेट असं समजून । घे पाहुन डके भरून।। 

जातांच घडी उलदटून, ते काठ इथे येऊन, 

नेतील मला ओदून, मग तुरी माञ्जी होईल तादातूटी । सिंहचि ये.।।७।। 
मनि समज आतां या पुढती तृं आई। पुत्रचि जाहला नाहीं ।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ३९ 


मम पाठीशी अद्यापिही देख । सिहाचे वच्चे कितिक।। 

मम रक्ताच्या थेवासरशी जाण। होतील वीर निर्माण।। 

तेसाचि बाग्ही माद्या, तो वीर दहा वर्षाचा, 

निपजेल छावा सिंहाचा, होईल जगी कूठ्छ धन्य धनशेदी। सिंहचि ये. ।८।। 


यापरी भविष्यार्थाने गेला बोलुन, बाव् तो जाण परी ते मातृहदय सुकुमार । 
कसं इतुक्यानं शांत होणार ? तृष्णा मृगाजले कशी शमणार।। प्रेमाचा जाव्ठ या 
जनि, मोटा मोहनी, जातां परतोनि; पाहे फिरफिरुनि मागं जननि। जशी पाडसांस 
पाहाते हरिणी । हदय कठ्छवटठे दृश्य बघुनि।।८ ।। 

सोमवारच्या दुस-या प्रहराला। पहांटे चाराला, वीर बाव्गाला; आमंत्रण आलं 
देवाघरचं । उतरले दूत यमाजीचे। विमान तय्यार श्राले फांसाचं।। बाव्टानं केली 
तय्यारी, तेचि अवसरी, होते बरोबरी; मित्र त्रिपुरारी दजेही तीन। होऊनियां 
ईशनामीं तल्लीन । आलं स्वातंत्यदेवी पदे लीन ।। फांसावर जात समयाला, 
चोघांनीही केला, जयजयकार भला; "बोलो स्वातत्यदेविकी जय्‌ ! महात्मा गांधीराज 
की जय्‌! ! । ओर सब हिंदुस्थानकी जय्‌! !  । (चाल १) फांसाच्या जवव्छ जाऊन 
अंतसमयाला।। मल्लप्पा टोपीवाल्यांस काय बोलला? अर्पितो प्राण आह्यी आज 
आमच्या देशाला।। त्यापरी तुम्हीही अपविं आपल्या देशाला।। (लटक) बोलून 
इतकं प्रेमानं । फांसावर उभं राहून । प्रार्थना केली वीरानं । आठविला मनी भगवान। 
गांधीचें करुनियां ध्यान । राष्टराचा मंत्र जोरानं । ' वंदेमातरम्‌' गर्जुन। लटकवली 
मान फासात आने त्यानं ।। (चाल) देतांच मान फांसला। दुष्टानी फांस चढविला।। 
हाय्‌ ! हाय ! ! पुटं मग काय 2 । जे वेव्टौ हुकूम फर्मिला।। तो प्रसंग निर्वाणीचा। 
वर्णवे न शाहीराला।। आठवून दृश्य ते घोर। अंगावर कांटा आला।। (लटक) 
गेला गेला वीर तो गेला। स्वातत्रयहिरा हरपला। स्वर्गाचा तारा तुटला। राष्टराचा 
मोती फुटला। सोलापूरचा रवि मावव्छला। वयोवृद्ध वीर जनकाला। त्या रेवणसिद्ध 
आण्पाला। उतारवयांत पुत्रवियोगाचा गिरी कोसव्छला।। भेटीच्या वेव्टीं महातारा 
मृच्छित पडला।। सा-या हिददेशासही शोक अनावर ञ्याला। । त्याच वक्ति कवि 
सिद्राम होता येरोड्याला। बंदिवासामधि पोवाडा त्यानं हा केला।। धनशेडी आदि 
प्रभृतीच्या चरणी अर्पिला।। तो हंसक्षीर न्यायानं, सकल जनतेनं, प्रमे वाचन, द्यावं 
अवधान शाहीराला।। एेकावं वीर गायनाला।। हिंददेशाच्या कहाणीला ।। 
स्वातंत्रहि-यांचीं खाण, देश हिंदुस्थान, वीरा नच वाण, परि फितुरीच्या बेडिनं 
त्यास ।। पारतंतरयाचा लाविला फांस। आला रणसिह पराचा दास ।।९।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ४० 


प्रश्नावली 


प्रश्न १ : पुढील प्रश्नांची प्रत्येकी ८ ते १० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. धारवाडच्या कलेक्टराने कित्तुर संस्थान खालसा केल्याचा हुकूम का फर्माविला ? 
२. धारवाडच्या कलेक्टराने रुद्रम्मा आणि चन्नम्मा राण्यांना कोणता निरोप पाठबला? 
चन्नम्मा राणीने कलेक्टरला कोणते उत्तर दिले ? ३. ईग्रन सैन्य आणि कित्तुरचे सैन्य 
यांच्यात ्ञालेल्या युद्धाचे तुमच्या शब्दांत वर्णन करा. ४. किन्तुरचा किल्ला ईग्रज 
सेन्याला प्रथम का जिकता आला नाही 2 ५. ईग्रज सैन्याने कित्तुरचा किल्ला नंतर 
कोणामुके आणि कसा जिकला 2६. सोलापुरात 'मार्शल लँ ' का जाहीर करण्यात 
आला? ७. सोलापुरात "मार्शल लो चा अंमल किती महिने चालला ? या काठातील 
अत्यंत भीषण वातावरणाचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा. ८. फासावर जाण्यापूवीं वीर 
मल्लप्पा यांनी कोणाकोणाचा जयजयकार केला ? सिद्राम शाहिराने त्यांच्याबदल कोणते 
गौरवोदगार व्यक्त केले आहेत ? 


प्रश्न २ : पुदील प्रश्नांची प्रत्येकी २० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. राणी चत्नम्माचा युद्धातील पराक्रम विशद करा. २. राणी चत्नम्माशी कोणी व कशी 
फितुरी केली ? त्याचा परिणाम काय ज्याला ? ३. राणी चन्नम्मा, रुद्रम्मा यांचा आणि 
त्याच्या सुनेचा शेवट कसा आला? ४. कोणत्या कारणामुटे बीर मल्लप्पा इंग्रज 
अधिका-यांना काट्यासारखा वाट्‌ लागला ? ५. भारत देशात इग्रनाविरुद्ध कायदेभंगाची 
चच्छव्ट प्रथम कोणी केली ? कायदेभंगाची चठवच्छ देशभरात कशा स्वरूपात पसरली ? 
६. फाशीची शिक्षा जाहीर आल्यावर वीर मल्लप्पास भेटण्यास गेलेल्या त्यांच्या मातेची 
शोकमगन स्थिती विशद करा. 

प्रश्न ३ : (अ) खालील वाक्यांतील रिकाम्या जागी कसात दिलेल्या शब्दांपैको योग्य 

शब्द भरून वाक्ये पुन्हा लिहाः- 
१. तंटा लाबलेल्या जंगमाने ‰....... यास किल्ल्यावर हल्ला करण्याची खास जागा 
दाखविली. (्थेकरे / चपलीन). २. .... राणी चन्नम्माचा शुर व विश्वासू सरदार होता. 
(संगप्पा / बाट्छप्पा). ३. राणी चन्नम्माने .... नदीत उडी टाकली. (मलप्रभा / घटप्रभा) 
(ब) खालील प्रश्नांची प्रत्येको एका वाक्यात उत्तरे लिहाः- 

१. सिद्धेश्वर तलाव बुजवला जाऊ नये यासाठी वीर मल्लप्पा आणि त्यांच्या साथीदारांनी 
कोणता निर्धार केला ? २. सोलापुरातील लोकांनी पोलीसचोकी का जाली ? 
३. सोलापुरातील चार हृतात्म्यांची नावे लिहा. ४. सिद्राम शाहिराने हतात्मा मल्लप्पाचा 
पोवाडा कोठे लिहिला ? 

प्रश्न ४ : खालील विषयावर प्रत्येको १० ते १२ वाक्यात टीपा लिहाः- 
१. १९३० सालची कायदेभंगाची चद्व. २. वीर मल्लप्पा यांनी आपल्या मातेचे 


केलेले सांत्वन. ३. "मार्शल लो "च्या काठातील इंग्रन सैनिकांची सेतानी कृत्ये. 
17 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ४१ 


द | गीत 


गीत हा काव्यप्रकार जुन्या काठापासून लोकप्रिय आहे. अभंग हा वेगा काव्यप्रकार 
मानला जात असला तरी ब-याच संतांचे अभंग भावगीताच्या पातव्टीवर पोहोचले आहेत. 
एखादी भावना उत्कट शब्दात व्यक्त करणे म्हणजे गीत. वीरशैव कवीनी मोठ्या 
प्रमाणावर गीतरचना केलेली आढक्छते. येथे काही निवडक गीते प्रातिनिधिक म्हणून 
निवडली आहेत. 


९. श्रमधर्माचि प्रतीक सुंदर 


कुमार कोठावक्े (१-७-१९२० ते २-१-१९९८) : गंगाधर धोडो कोठावकछे हे यांचे पूर्ण 
नाव. यांनी कुमार कोठावठे या नावानेच सर्व लेखन केले. विदर्भात वर्धा जिल्ह्यातील 
रसूलाबाद येथे जन्म. पुढील आयुष्यात भटकंती करून सोलापूरला स्थायिक. म. 
बसवेश्चर, माल्या गाव माञ्ली माणसं इत्यादी नऊ नाटके, दोन नाटिका, गीत सिद्धेश्वर, गीत 
बसवेश्वर, गीत सोमेश्वर, शिवयोगी मन्मथस्वामी : चरित्र, वाङ्मय व कार्य आदी बरेच 
लेखन याच्या नावावर आहे. 

प्रस्तुत गीतात सिद्धरामेश्वरांनी सोलापूरला तलाव खोदण्याचे जे कार्य केले ते सामान्य 
नसून श्रमधर्माचे प्रतीकच होय, असे कवी सांगतो. श्रमाला प्रतिष्ठा देणा-या सिद्धरामांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचे या गीतात दर्शन घडते. प्रासादिकं व सफाईदार रचना हे कोठावरे यांचे 
वैशिष्ट्य येथे दिसते. 


श्रमधर्माचि प्रतीक सुंदर 
नवे निर्मले रम्य सरोवर ।।ध. || 
सुहासिनीनी भूमि पूजिली 
क्षणात जमली शिष्यमंडव्डी 
गंगा दाराशी ही आली 
सर्व नद्याचा संगम हा तर।।९।। 
कुद घेडनी अपुल्या हाती 
सिद्धरामही भूमी खणती 
शिष्यमंडव्टी ते अनुसरती 
एक भावना एकच अंतर ।।२।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ४२ 


पाताव्ठातुनी अमृत आणुन 
सरोवरी त्या दिधले सोडुन 
अमरतलिगही केले स्थापन 
पावन केला सारा परिसर ।।३।। 


सिद्ध श्रमाची महती सगे 
सर्व जनांना केले जागे 
“कष्ट हाच केलास' जाणिजे 
विनम्र वाणी श्रृतीमनोहर ।।४ ।। 


सदा दर्शना रीघ लागली 
भक्त पूजिती गुरुमाऊली 
चहकडे सत्कोति पसरली 
मल्लिकार्जुन शोभे मंदिर ।॥५।। 


शब्दार्थं : 


अनुसरती = अनुकरण करतात. अमृतलिग = तलावाच्या काठावर स्थापिलेल्या लिगाचे 
नाव. श्रृतीमनोहर = कानाला गोड वाटणारे . 


२. मंगलमय श्रीजगद्गुरू 


रगनाथ नाथराव जोशी : तुवजापूर येथे वास्तव्य. विपुल गद्यपद्य लेखन. एकूण १२ 
पुस्तके प्रकाशित. त्यामधील एक “श्रीकाशीजगदगुरू चरित्रगंगा' हे एक आहे. विद्यमान 
श्रीकाशीजगदगुरू ङं. चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी यांचे चरित्र त्यांनी चोदा गीतांतून 
गाईले आहे. श्री. जोशी हे वीरशेव नसले तरी त्यांनी वीरशेव सत्पुरुषांवर लेखन केले 
आहे, 

श्रीकाशीजगदगुरूच्या चैतन्यमय, भक्तोद्धारक, ज्ञानसंपन्न व्यक्तिमत्त्वाचे या गीतात 
कवीने अत्यंत नेमक्या शब्दात वर्णन केले आहे. कवीची रचना प्रासात्मक व संस्कृतप्रचुर 
असल्याची साक्ष येथे मिक्त. 


मंगलमय श्रीजगद्गुरू । 
अवघे पावन नाम स्मरू।।धृ. ।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ४३ 


काशीश्रीजगद्गुरू श्रीचंद्रशेखर । शिवयोगी ते थोर खरोखर । 
वचन तयांचे ध्यानी धरू... 


श्रीगुणगायन मधुसंजीवन। चैतन्याचे चिन्मयदर्शन । 
गुरुवचनाते नित अनुसरू... 


श्रीसत्संगे मणि उद्धरती। संप्रदाय अन्‌ मानव, जाती। 
चिदानंदजप नाम करू... 


प्रर पंडिती बोधरसामृत । प्राशुन साधा आपुलाले हित। 
जना तारूनि आपण तरू... 


ज्ञानमूतीं ही साक्षात्कारी। भक्तोद्धारक भवभयहारी। 
श्रीपदस्पशञं चला उद्धरू... 


प्रवचन निरूपण कधी दर्शनी। दासा दिसती विविध रूपांनी। 
श्रीरूपाते हदयी भरू... 


शब्दार्थं : 

श्रीगुरुगायन मधुसंजीवन = जगद्गुरूच्या गुणांचे गायन करणे हेच अमृतासारखे मधुर व 
संजीवक होय. श्रीसत्संगे = जगद्गुरूच्या सत्सहवासाने, णि = तत्काक्, पंडिती = 
पांडित्यपूर्ण. बोधरसामृत = अमृतासारखा उपदेश, उपदेश हेच जणू अमृत. भक्तोद्धारक = 
भक्तांचा उद्धार करणारे. भवभयहारी = संसाररूपी भीतीचा नाश करणारे, श्रीरूप = 
जगद्गुरूचे रूप. 


३. वर्षे ज्ञाली हजार 


श्रीमती प्रमिलाबाई कोठाककर : सोसर, जि. क्रिदवाडा (मध्यप्रदेश) येथे वास्तव्य. 
विदर्भात साखरखेडा (जि. बुलडाणा) येथे श्रीपलसिद्धस्वामीचा मठ आहे. पलसिद्ध 
बसवपूर्वकाव्ात होऊन गेले. कवयित्री पलसिद्ध-मठाची शिष्या असून त्यांची पलसिद्धभवितिपर 
गीते 'श्रीसिद्धगीतावली' या पुस्तिकेत संग्रहित स्याली आहेत. 

श्रीपलसिद्धांच्या हजार वर्षापासून भरणा-या दरवाराचे येथे सुरेख काव्यमय वर्णन 
केलेले आहे. मठातील ध्यान, पूजा, पारायण, आरती, भजन, नामस्मरण, कीर्तन, प्रवचन 
आदी कार्यक्रमांच्या वर्णनावरोबरच शारीर व्याधी दूर व्टावी, संपत्ती मिव्ठावी म्हणून 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ४ 


आलेले भक्त आणि मोक्षाथी भक्त यांचाही येथे सूचक निर्देश आढक्तो. 


नवल कसे ना कठे कुणाला, वषं द्याली हजार 
पलसिद्धाचा भरतो कसा दरवार ! | ।धृ. ।। 


करिती ध्यान पूजा जप, कोणी बेसे पारायणी 
कुणि आरती भजनी नाचती सिद्धप्रभूच्या अंगणी 
कीर्तन-प्रवचनी सतत चालतो नामाचा भडिमार।।१।। 


कुणी आंधव्ठा मागे डोव्टा, पंगू मागे काठी 
दीनदरिद्र द्रव्यासाटी, दास मुक्तीसाटी 
शरणागत आल्याचा करितो क्षणात हा उद्धार ।।२।। 


कौत एेकूनि दूरदुरूनि चरणाजवव्टी येती 
कल्पतरूच्या छायेखाली मोप सुखाने घेती 
स्वानंदाचा रस चाखिता घ्याले कुणि न बेजार ।।३।। 


४. पद स्पर्शाया जाता पुढती 


रेवणसिद्ध राचप्पा मगाई (जन्म १२-४-१९३०) : सोलापूरच्या सिद्धेश्वर प्रशालेतून 
शिक्षक, पर्यवेक्षक व मुख्याध्यापक म्हणून सेवानिवृत्त. श्रीसिद्धरामेश्वरांची वचने, 
अक्कमहादेवीची वचने यांचा अनुवाद. समीक्षात्मक व शेक्षणिक लेखन. रुद्राध्यायाचा 
व सुक्ष्मागमाचा अनुवाद. 

प्रस्तुत रचनेत अक्कमहादेवीच्या अंतःकरणातील मल्लिकार्जुनदेवतेच्या दर्शनाविषयी 
असलेली आर्तता व्यक्त आली आहे. आकाशगंगा, तारे, डोलणा-या वेली, पुष्पे अशा 
प्रसन्न व सुगंधी वातावरणात तिला मल्लिकार्जुनाचे दर्शन होते. पाऊल स्पशं जाताच ते रूप 
चराचरात विलीन होते. मग विरहार्ता अक्कमहादेवी मल्लिकार्जुनाला आपल्या दिव्य 
रूपात स्वतःला सामावून घेण्याची विनवणी करते, असा या कवितेचा आशय आहे. 


अशाच एका स्वप्निल रजनी 
एकलीच मी बाहेर पडले 
मीलनस्थलि अन्‌ कशि का गेले 
मुव्ीच मजला नाही कवले 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ४५ 


ब्रह्मांडाच्या देहलिवरती 
चमकत होत्या रत्नज्योती 
प्रकाशगंगा दक्षिणउत्तर 
धूसर फेनिल वाहत होती 

मंदमदुलतर अनिलगणासह 

वेली पुष्पे डोलत होती 

धुंद सुगंधी वातावरणी 

अवघी अवनी हासत होती 
शुभ या समयी तुजला स्मरता 
रूप तुञ्े मम नयना दिसले 
पद स्पर्शाया जाता पुढती 
चराचरी ते विलीन आले 


किती दिवस तू असाच छव्सी 
विरह तुञ्मा मी साहु न शकते 
मल्लिकार्जुना, दिव्य स्वरूपी 


सामावुन घे मजला पुरते । 


शब्दार्थ : 
स्वप्िल = स्वप्नासारखी. देहलिवरती = उंबरठ्यावर . प्रकाशगंगा = आकाशगंगा. 
मंदमृदुलतर अनिलगणासह = मंद व मृदू वा-याच्या ्मोताबरोबर. अवनी = पृथ्वी. 
रजनी = रजनीत, रत्रीच्या वेव्टी. रत्नज्योती = प्रकाशणारी नक्षत्र, तारका. फेनिल = 
फेसयुक्त. 


५. आले तुञ््या मी दारी 


शकुन (जन्म ३-१२-१९३४) : सो. शकुंतला शंकरअण्पा अनसिगकर. विदर्भात 
वाशीम येथे वास्तव्य. प्राथमिक शिक्षिका म्हणून सेवानिवृत्त. वीरशेव व वीरशेवेतर अनेकं 
संत-सत्पुरुषांवर यांनी रचलेली गीते त्या भागात लोकप्रिय आहेत. 'श्रीरमतेराम भक्तिगीते' 
नामक गीतसंग्रह प्रकाशित. "शकुन" या नाममुद्रने सर्व लेखन केले. 

प्रस्तुत गीतात "मला सांसारिक सुखाची अपेक्षा नसून माञ्े अंतरंग उघड' अशी 
आगव्टी भिक्षा कवयित्रीने शंकराजवव्छ मागितली आहे. 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ४ 


आले तुद्या मी दारी घेऊनिया ही द्योव्टी 
मज भीक घाल शिवा, सर्वाहूनि निराष्टी । ।धृ. ।। 


अन्नाची नाही आशा तृष्णा मला जलाची 
धनवेभवाची नाही आशा मला कशाची 

आशा गुरुकृपेची हदयात एक उरली 

मज भीक घाल शिवा, सर्वाहूनि निराव्ी।।१।। 
अज्ञान-अंधकारी मायेत जीव भ्रमला 

महादेव अंतरीचा नयनास नाही दिसला 

मागे कशी वटर मी, ्ोव्टी अजून खाली 

मज भीक घाल शिवा, सर्वाहूनि निराव्टी।।२।। 


मन हे अता रमेना बहिरंगी या जगात 

उघडी रे अंतरंग, किल्ली तुया करात 

द्यावी अशीच भिक्षा कोण्या सरे न कान्टी 

मज भीक घाल शिवा, सर्वाहूनि निराव्टी ।।३।। 
मिता मनुष्यजन्म जावो शिवा, न वाया 
हातात हात घेई ठेवी तुद्याच पाया 

शकुन' म्हणे ही भिक्षा, देई मला निराव्टी 

मज भीक घाल शिवा, सर्वाहूनि निराव्टी ।।४।। 


६. लागले वेड शिवदर्शनाचे 


शिवदासी (जन्म मे १९३८) : श्रीमती शोभा शंकरराव मुखेडकर या भक्तिमार्गातील 
गृहिणी नदिड येथे वास्तव्य करतात. त्यांचा काव्यसंग्रह 'पुष्पांजली' या नावाने १९९५ 
साली प्रसिद्ध याला आहे. यांची रचना गेय असून तिच्यात उत्कट भक्तिभावना, सरलता, 
माधर्यप्रसादादी काव्यगुण दिसून येतात. 


कुणी म्हणती मज वेडी खुव्ी 

कुणी म्हणती मज आली बावरी 

कुणा कटेल दुःख माद्य 

मी सांगू कशी हे जगाते। मज लागले वेड शिवदर्शनाचे । ।धृ. || 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ४७ 


जव्डी स्थव्टी काष्ठी पाषाणी 
शोधिते मी बाई शुरपाणी 
आतुर लोचने पाहावया। रूप सदाशिवाचे।।२।। 


पद ग्हणती जाऊ राऊक्टाला 

कर म्हणती वाहू शत बिल्व शिवाला 

आतुर आले शिरकमठ हे। घेण्या दर्शन शिवाचे ।।३।। 

गाणे गाऊन मुखही सुकले 

टाक वाजवूनी करही दमले 

अबोल ्ाले तुजवाचूनी । देवा, सूर वीणेचे।।४।। 

दो नयनाच्या निरंजनात 

पंचप्राणाची लावुनी ज्योत 

वाट पाहते शिवदासी' मी। अर्पिण्या काया तव चरणाते।॥५।। 


७. नवा मनू जला 


शे. दे. पसारकर (जन्म १८ ओगस्ट १९५२) : शेषनारायण देवाप्पा पसारकर. 
विदर्भातील केकतउमरा (ता. जि. वाशीम) येथे जन्म. वास्तव्य सोलापूर येथे. वीरशेव 
मराठी वाङ्मयाचे संशोधकः, संपादक, लेखक म्हणून प्रसिद्ध. "जन्म हा अखेरचा 
(अनुवाद), श्रीलक्ष्मण गाथा' (संपादन), ' वेलु गेला गगनावेरी' (कादंबरी), 'चंद्रसावली' 
(कवितासंग्रह) श्रीमन्मथशिवलिगकृत परमरहस्य' (संपादन), "अमृताचा घनु' (भाष्य) 
इत्यादी पंचवीसपेक्षा अधिक ग्रंथ प्रकाशित. विपुल ललित लेखन, "विभूती वैभव! 
त्रेमासिकाचे १३ वर्षापासून संपादन. पहिल्या अखिल भारतीय वीरशेव मराठी साहित्य 
संमेलनाचे अध्यक्ष (लातूर, १८-१९ डिसेंबर २००४). 

म. बसवेश्वरांच्या चैतन्यमय, क्रातिकारक कार्याचे तेवढ्याच चैतन्यमय व प्रासादिकः 
शब्दात कवीने येथे वर्णन केलेले आहे. कवीच्या गीतरचनाकौशल्याचा या गीतात प्रत्यय 
येतो. 


समतेचा डिडिम गर्जला, अरुणोदय ला 
तुल्या रूपे श्रीबसवा, भूवरि नवा मनू आला, 


सत्य-अदहिसाधर्म ्टाट्ुन जागे मानवता 
प्राण फुंकूनि तू कल्याणी जागविली समता 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ४८ 


शब्दार्थं : 


डिडिम = डंका, नगारा. मनू = मनू नामक स्मृतिकाराने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र या 
चार वर्णाचे आचरणाचे नियम लिहिले. बसवेश्वर हे समतेचे आचरण सांगणारे नव्या 
काव्ातील मनू होत. कल्याणी = कल्याण नगरात, श्रममंत्र = "श्रम हाच केलास ' हा मंत्र, 
शरण = कर्नाटकातील शिवशरण, संत. अनुभावांच्या वचनप्रवाही = अनुभवांच्या 
वचनसाहित्याच्या प्रवाहात. कायकवे कैलास = कायक म्हणजे श्रम. श्रम करणे हाच 


मनामनांतुन सुस्वर जु्ले, किल्मिषही सरले 
“मानव सारे एक' बोल हे नभांतरी घुमले 
तुद्िया स्पशे देह धरेचा हषं रोमांचला.. 

तुड्या रूपे श्रीबसवा, भूवरि नवा मनू आला | 


श्रममंत्राने तुञ्या गर्जले अंतरा अवघे 

कल्याणीचे पथ गजबजले शरणांच्या ओघे 

हिरावलेली ज्यांची होती युगेयुगे वाणी 

मुक्या गल्व्यांतुन तूच पेरिली सत्त्वशील गाणी 

अनुभावांच्या वचन-प्रवाही मंटप पाञ्मरला... 
तुड्या रूपे श्रीबसवा, भूवरि नवा मनू आला ! 


उंबरठ्याच्या आतच चिणले होते जे श्वास 
करूनि मोकठे त्यांस दाविला जागृतीचा दिस 
ओटांमधूनि त्यांच्या ञरले अमृत वचनांचे 
विमुक्त कतल सोडूनि अक्का महादेवि नाचे 
तुया यशाचा त्रिवार डंका गगनी दुमदुमला... 
तुञ्या रूपे श्रीबसवा, भूवरि नवा मनु आला, 


तुलाच गाऊ, तुलाच ध्याऊ, तव दर्शन घेऊ 

कायकवे केलास ' मंत्र हा जपत सदा राहू 

काजक अवघे नभातले हे फिटून जाईल 

रक्तसङ्याची शिपण इथली मिटून जाईल 

शुद्ध मोकव्टा श्वास घेऊनि पुनः आठवु तुला... 
तुया रूपे श्रीबसवा, भूवरि नवा मनू आला | 


केलास. हा म. बसवेश्वरांनी सांगितलेला श्रममंत्र. 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ४९ 


८. मन्मथा, स्वागत करितो तुञ्ने 


नीलकंठ (जन्म १९-९-१९६३) : ष. ब्र. नीलकंठ गुरू मल्लिकार्जुन शिवाचार्य 
(धरेश्वर, जि. सातारा). प्रस्तुत गीतात संतशिरोमणी मन्मथस्वामीच्या कार्याचे नेमक्या 
शब्दात वर्णन केलेले असून, प्रथम शाहीर असलेल्या मन्मथस्वामीचे गुरूपदेशानंतर 
संतकवीत कसे रूपांतर आले, याचा आलेख रेखाटलेला आहे. 


स्वागत करितो तुद 
मन्मथा, स्वागत करितो तुद्य ।।धृ. ।। 


कातिकाचे कार्य साधण्या 
पंचाचार्या सहाय्य करण्या 
शाहिरांना किन्ता देण्या 
अवतार-कार्य ते तुय... ९ 
शाहिरी करूनि जगतात 
केला विजय सर्व फडांत 
सर्वाना दाखविला हात 
एसी कीति जगात तव गाजे... २ 
अपुलेचि कार्य जाणुन 
सदगुरूसी हात जोडून 
शाहिरी दिली सोडून 
उफाएेवजी टाक साजे... ३ 
ज्ञानबोध, स्वयंप्रकाश जगती ल्यठकविले 
शिव-गुरुगीता लिहूनि अभंगही केले 
(अन्‌) परमरहस्याचे गुह्य प्रकट केले 
“नीलकंठ ' स्मरण करी तुचे... ४ 


शब्दार्थं : 

कातिकाचे कार्य = कार्तिक म्हणजे कातिकस्वामीचे कार्य (अर्थात्‌ शिवभक्तीचा प्रसार). 
स्कंद-षडानन ही कातिकस्वामीचीच नावे. मन्मथस्वामी हे का्तिकस्वामीचे अवतार होते, 
अशी पारंपरिक धारणा आहे. कित्ता = आदर्श, नमुना. ज्ञानबोध, स्वयंप्रकाश, शिवगीता, 
गुरुगीता, परमरहस्य = मन्मथस्वामीनी रचलेले ग्रंथ. गुह्य = गुप्त ज्ञान. 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ५० 


प्रश्नावली 
प्रश्न १: खालील प्रश्नांची प्रत्येको २० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. 'श्रमधरमाचि प्रतीक सुंदर ' या गीताच्या आधारे सिद्धरामेश्वरांच्या व्यक्तिमतत्वाचे 
वर्णन करा. 
२. "नवा मनू आला' असे कवी पसारकरांनी कोणाला उदेशुन म्हटले आहे ? 
नव्या मनूने केलेली नवीन कार्ये स्पष्ट करा. 
प्रश्न २: खालील प्रश्नांची ८ ते १० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. कवी रंगनाथ जोशी यांनी आपल्या गीतातून कोणाचे वर्णन केले आहे? 
'श्रीरूपाते हदयी भरू' असे कवी का म्हणतात ? 
२. श्रीपलसिद्धांचा दरबार किती वर्षापासून भरत असतो ? त्यांच्या दरबाराचे 
तुमच्या शब्दांत वर्णन करा. 
३. "पद स्पर्शाया जाता" या कवितेताल रम्य निसरगाचि वर्णन तुमच्या शब्दात करा. 
४. कवयित्री सौ. शकुंतला अनसिगकर यांनी कोणत्या नाममुद्रेने आपले सर्व 
लेखन केले आहे ? त्यांनी शिवाजवव्छ कोणती आगव्डो भिक्षा मागितली 
आहे ? 
५. कवयित्री शिवदासी यांना कोणाच्या दर्शनाचे वेड लागले आहे ? त्यांच्या 
हदयातील आर्त भाव तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. 
६. कवी नीलकंठ यांच्या दृष्टीने मन्मथेश्चरांचा अवतार कोणत्या कार्यासाठी 
राला 2 मन्मथस्वामीनी लिहिलेल्या कोणत्या ग्रंथांचा या गीतात कवीने उल्लेख 
केलेला आहे ? 
प्रश्न ३ : खालील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. श्रमधर्माचि सुंदर प्रतीक कोणते? 
२. कोणता रस चाखल्यानंतर कोणीही बेजार होत नाही ? 
३. श्रीकाशीजगद्गुरु श्रीचंद्रशेखर महास्वामीजीना पाहून भक्तांना कशाचे चिन्मय 
दर्शन घडते? 
४. बसवेश्वरांनी कोणता मंत्र जगाला सांगितला ? 
५. अक्कमहादेवी मल्लिकार्जुनाला कोणती विनवणी करते? 
६. कवयित्री शिवदासी ह्या कशाची ज्योत लावून शिवदर्शनाची वाट पाहात 
आहेत ? 
७. मन्मथस्वामीनी कोणते कार्य करून सर्व फडांत विजय मिकविला? 


(111 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ५९ 


७ | | कटाव 


वीरशेव कवीनी मराठीत रूढ असलेली सर्व प्रकारची रचना केलेली आहे. कटाव 
ही रचना आख्यानातून आढन्टून येते. आख्यानात ओवी, साकी, दंडी, कटाव अशी 
विविध रचना करून आकर्षकता, मनोरंजकता वाढविली जाते. मराठीत अमृतराय हे 
कवी कटावासाठी विशेष प्रसिद्ध आहेत. कटावात भाषेचा एक ताल साधलेला असतो. 
जेणेकरून आख्यानाची रंगत वाढते. 

सदरचा कटाव सदानंदवुवांनी लिहिलेला आहे. तो त्यांनी लिहिलेल्या गंगाधरस्वामीच्या 
चरित्र-आख्यानातून घेतला आहे. यात गुरुमहाराजांच्या लिगपूजेचे, पादपूजेचे वर्णन सुमधुर 
शब्दात केले असून अनुप्रासात्मक रचनेमुट्टे कटाव कर्णमधुर ्ञाला आहे. 


लिगार्चना ते केसे बसती। आसन घालुनि पाटावरती।। 
भस्म चचिले आंगावरती। थाट पाहा किती रांगोव्ठ्याचा।। 
घमघमाट बहू उदव््याचा। सुवास सुटला बेलफुलाचा।। 
दोहो बाजुला समया जव्ती। सेवक जन ते पदे तिष्ठती ।। 
पंचरत्न बहू पंच्यामृती। स्वामी लिगाभिषेक करिती।। 
भस्म बेलफुला अर्पिती । प्राणायामी निमग्न होती ।। 
पेटवोनि पुढे काडवाती। कर्पुराची लावृनी ज्योती ।। 
पंचप्राणाची आरती करती। इरी आणि इ्ंगड वाजती।। 
शिवभक्तासी सावध करिती। सुमनाक्षता घेन हाती ।। 
पुष्पांजव्टी अर्पण करिती। यापरी करित लिगपूजा। 
माऊली भक्तांची ओजा।। 


प्रश्नावली 

प्रश्न १: खालील विषयावर प्रत्येकी १० ते १२ ओव्टीत रीपा लिहाः- 
१. कटाव २. गुरुमहाराजांचे लिगार्चन. 

प्रश्न २ : खालील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. गुरुमहाराज कशावर अभिषेक करतात ? २. भस्म, बेल व फुले अर्पण करून 
गुरुमहाराज कशात निमग्न होतात? ३. गुरुमहाराज कोणास सावध करतात ? ४. 
हातात सुमनाक्षता घेऊन गुरुमहाराज काय अर्पण करतात ? ५५. पूजेच्या वेवी 
कशाकशाचा सुवास सुटला आहे ? ६. पूजेत कोणकोणत्या वातीचा उपयोग केला 
आहे ? ७. या कटावात कोणत्या वाद्यांचा उल्लेख आला आहे ? 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ५२ 


८ | | वडप 


वडप किवा व्हडप हा खास वीरशेव गीतप्रकार आहे. तो वेगवेगव्व्या भागात 
वेगवेगठ््या नावाने परिचित आहे. कन्नडमधील वचनावरून याची निर्मिती आली आहे. 
कन्नडमध्ये वीरभद्रवचन ग्हणुन जो प्रकार आहे त्यावरून मराठीत हा रचला गेला आहे. 
ही वडपे लग्नसमारंभात गुग्गक्छपूजेच्या वेव्टी म्हटले जातात. यासाठी गुग्गव्छपूजेची 
पार्श्वभूमी, इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे. 

ज्याचे कुलदेवत वीरभद्र आहे असे कुटुबीय हा विधी करतात. महाराष्ट्रात तो 
वेगवेगठ््या नावाने ओलखला जातो. गुग्गव्छ, खापरीपूजा, धुप जाणे अशी याला नावे 
आहेत. मातीच्या दोन घागरी आणून त्यांची बुडे फोडतात व तोंडाकडील भाग पालथा 
ठेवून त्यात राख भरतात. बाजूला कणकेचे गोरे बाजुने लावतात. नंतर तेलात बुडवलेल्या 
चिध्यांचे काकडे करतात. मध्यभागी छिद्र करून त्याला एक खुंटी रोवतात. खुंटीच्या 
भोवती हे काकडे लावतात. अशा तयार केलेल्या माठाला रंगवतात. त्याला फुलमाव्ठा 
लावतात. हे दोन कंभ जंगम किवा नव-या मुलांचे नातेवाईक वाजत गाजत गावात मिरवत 
असतात. घराबाहेर गेल्यानंतर चोकाचौकात सर्व समुदायासह व्ठडप/वडप म्हणतात. तो 
एक पथनाट्यासारखाच प्रकार असतो. व्हडप म्हणणारा एक चरण म्हणतो व थांबतो. 
त्यावर सर्व सहप्रवासी ॐ नमः शिवाय म्हणतात. पुन्हा दुसरे चरण म्हणतात. सर्व 
सहप्रवासी ॐ नमः शिवाय म्हणतात, 

मध्येच पूजा होऊन नवरा, नवरी, जवव्चे आप्त ह्यांना शस्त्रादरारे जिभेवर, गालावर 
टोचण्यात येते. शस्त्रे अगदी आरपार टोचण्यात येतात. काटीच इजा होत नाही. गुग्गल्छ 
घेऊन नाचणारे बेभान होऊन नाचतात. असे ३-४ चौकांत कार्यक्रम होतात. नंतर 
महादेवाच्या किंवा मारुतीच्या देवव्मात किंवा मठात याचे विसर्जन होते. तेथे नारक फोडून 
नारक, हरब-याची दाक यांचा प्रसाद वाटला जातो. गुग्गठ्छ कुंभ तेथेच ठेवून मिरवणुक 
परत येते. 

हा सर्व विधी वीरभद्र देवाच्या नावाने केला जातो. यात एका प्राचीन कथेचे बीज 
दडलेले आहे. पुराणकाग्टी दक्षाने यज्ञ केला होता. यज्ञात सर्व देव बोलावले होते. मात्र 
मुहामच महादेवाला त्याने बोलावले नव्छते. माहेरचे कार्य आहे, वडील विसरले असतील 
म्हणून सती विनाआरम॑त्रणाची यज्ञठिकाणी जाते. तेथे पार्वतीचा अपमान होतो. महादेवाने 
अगोदरच पार्वतीला "जाऊ नको' असे सांगितलेले असते. त्यामुठे महादेव रागावतात, 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ५३ 


त्यांनी समोर जटा आपटताच त्यातून वीरभद्र जन्मतो. वीरभद्राला महादेव आज्ञा करतात, 
वीरभद्र तेथे जाऊन शिवनिंदा करणा-या दक्षाच्या यज्ञाचा विध्वंस करतो. त्याचे स्मरण 
म्हणून शस्त्र टोचण्याचा विधी यात समाविष्ट आहे. व्टडपामध्ये वीरभद्राच्या शोर्याचे वर्णन 
असते. 

तसेच नंतर वीरभद्राने शरभ अवतार घेऊन उन्मत्त ्ालेल्या नरसिहाचा संहार केला. 
त्यावरही बडपातुन वर्णन आलेले आहे. वडप हे लोककाव्य आहे. त्यामध्ये नास्य आहे 
तसे ते दृश्यकाव्य नाटक अशा अनेक अंगाने प्रदर्शित केले जाते. थोडक्यात ते 
वीरभद्राच्या नावाने केलेले गणाचाराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हे लोकगीतवजा असल्यामुे 
ते कोणी रचले याचे क्वचित्‌ उल्लेख आढक्तात. नागलिग (अज्ञात) व शंकरमूगेद्र यांचे 
मुद्रिकेत नाव असलेले व्हडप उपलब्ध होतात. अलीकडे यात निरर्थक रचनाही सादर 
होतात. कारण वडप रचणारे लोक आता नाहीत. 

येथे मोजकौ व अर्थपूर्ण अशी ५ व्ठडपे निवडली आहे. त्यांत वीरभद्राच्या अतुलनीय 
शोर्याचे वर्णन आले आहे. तसेच कर्नाटकातील प्रमुख वीरभद्रस्थान 'येडूर'- जेथे दक्ष- 
यज्ञविध्वंस दाला ते ठिकाण- याचेही वर्णन आलेले आहे. तसेच वीरभद्राच्या शरभावताराचे 
वर्णन पण यात आले आहे. हे वर्णन वीरश्रीयुक्त असून याचे सादरी-करण पहाण्यासारखे 
असते. 

महाराष्ट्रात कासोद (ता. आकोट, जि. अकोला), शहाडोगर (ता. जि. अहमदनगर), 
मुखेड (जि. नददिड) व कर्नाटकात अनेक ठिकाणी वीरभद्राची स्थाने प्रसिद्ध असून 
त्याच्या मोठमोठ्या यात्रा भरतात, 

शंकर मृगेद्र (अंदाजे कालखंड १९ वे शतक) : अमरावतीच्या विरक्त मठाचे 
अधिकारी पुरुष. यांच्या अभंगाचा गाथा वारद ग्रंथमालेत प्रसिद्ध ्ञाला आहे. यांनी 
महाराष्ट्रात अमरावती येथे प्रथम बसवजयंतीची सुरुवात केली. यांनी रचलेला एक वडप 
येथे घेतला आहे. 


वडप / व्हडप 


९ 
वीरभद्र मोठा वीर। बारा लिगाचा अवतार ।। 
राहिला उभा सांबासमोर। सांबाने हुकूम केला।। 
आपण जावे दक्षाच्या नगरा। अहं म्हणुन अहंकार केला।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ५४ 


कुंड मंडपाचा विध्वंस केला। उडविले दक्षाचे शिर ।। 
पुष्प वर्षती सुरवर। भक्त करिती जयजयकार ।। 
|| कर्ण शिवा कर वीरभद्रा ।। 


२ 
येडूर नगर थोर। तेथे नांदतो वीरभद्रदेव ।। 
आाडून जमुडून जागा दिली। तीन दांङ्या नऊ खुंट्या।। 
रत्नजडीत सिंहासन। त्यावर बेसे आपण।। 
एक एक नवस करिती आगचव्छ। कोणी घेती धूप गुग्गव्छ || 
कोणी उतरून ठेवितो शिरकमव्छ । कोणी घेती शस्त्र टोचून।। 
|| कर्ण शिवा कर वीरभद्रा ।। 


२ 
वीरभद्रस्वामी केवक्छ। भक्त काटिती गुग्गव्छ || 
भक्त मिव्ोनी प्रेम । हाती घेऊनिया गुग्गव्छ || 
वर तुटती अग्नीचे ज्वा । एेसा वीरशेव थोर।। 
दैत्य मारून केला संव्हार। कोठवरी सांगू याचा विस्तार।। 
नागलिग बोले सत्वर । स्रोड लावावी वै-यावर ।। 
|| कर्णं शिवा कर वीरभद्रा । | 


४ 
अहा रे वीरा। अहा रे शरभा।। 

नरसिहाचा अवतार भला। प्रगटवी मुखान ज्वाव्ठा || 

तेणे त्रिभुवनी प्रलय केला। म्हणोन शरण त्या शिवाला।। 
गेले सुरासुर वर । म्हणे मृगेद्र शंकर ।। 

|| कर्ण शिवा कर वीरभद्रा।। कालांतक रुद्रा ।। 


५, 
अहा रे वीरा। अहा रे शरभा।। 
नारसिहाचा गर्व गाढा। वीरभद्र करी चुराडा।। 
धरोनि शरभ अवतार । नरसिहाचे तोडी शिर।। 
तेणे देव करिती जयजयकार || 
|| कर्णं शिवा कर वीरभद्रा, कालान्तक रुद्रा।। 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ५५. 


शब्दार्थं : 


येडूर = ता. अथणी, जि. बेकगाव येथील वीरभद्राचे प्रसिद्ध स्थर. दक्ष = पार्वतीचा पिता. 
तीन दांड्या = तीन काक. नऊ खुंट्या = नऊ ग्रह. शरभ = वीरभद्राचा अवतार. याने 
नरसिहाचे गर्वहरण केला, अशी पुराणकथा आहे. 


प्रश्नावली 


प्रश्न १ : खालील प्रश्नांची प्रत्येकी ८ ते १० वाक्यात उत्तरे द्याः- 
१. तुम्ही पाहिलेल्या गुग्गव्छ कार्यक्रमाचे वर्णन लिहा. 
२. तुम्हाला माहीत असलेल्या वीरभद्र-स्थानाचे वर्णन करा. 
३. तुम्हाला पाठ असलेले एखादे 'वडप' लिहा. 
प्रश्न २: खालील प्रश्नांची प्रत्येको एका वाक्यात उत्तरे द्याः- 
१. वीरभद्र कोणाचा मुलगा आहे? 
२. वीरभद्राने कोणाच्या यज्ञाचा विध्वंस केला? 
३. दक्ष कोण होता? 
४. महाराष्ट्रातील वीरभद्र-स्थव्ठांची नावे लिहा. 
५५. गुग्गव्ठाच्या वेव्ठी कोणते गीत गातात? 
प्रश्न ३ : ' वडप' या कविताप्रकारावर १० ते १२ ओव्ीत टीप लिहा. 


(111 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ५६ 


९ | भारूड 


मरादी वीरशैव संतकवीनी रूपके अर्थात भारुडही लिहिली आहेत. मन्मथस्वामी, 
लिगेश्चर, शिवदास, लक्ष्मण, सदानंद, चत्ना आदी कवीची भारूडरचना उपलब्ध ्याली 
आहे. भारूड हा गेय काव्यप्रकार आहे तसाच अभिनेयही आहे. भारूड गाताना ते 
साभिनय सादर करण्याची प्रथा आहे. सांसारिक, व्यावहारिक जीवनातील संकल्पनांचा 
परमार्थक्षेत्रात वापर करणे म्हणजेच रूपक अथवा भारूड होय. ' भारूड म्हणजे बहुरूढ 
रचना' अशी भारुडाची व्याख्या केली जाते. मराठवाङ्यात अशा रचनेला "गबा! 
अशीही संज्ञा आहे. 


९. जोहार 


मन्मथस्वामी (इ. स. १५६१-१६१३) : मन्मथस्वामीचा हा एक “जोहार ' आहे. 
धन्याचा निरोप पोहोचविणारा महार जोहार घालून, नमस्कार करून संब॑धिताला निरोप देत 
आहे, असे या जोहाराचे स्वरूप आहे. हा केलासनगरीचा ग्हणजेच शंकराचा महार 
जीवात्म्यांना स्वतःचे हित करून घेण्यासंबंधी सांगतो. दुर्व्यसने करू नका, कामक्रोधाचे 
दमन करा, मद-मत्सर-आशा यांचे दंडन करा, तरच तुम्हाला आत्मसुख मिरेल, असा 
इशारा तो देत आहे. अज्ञानाचा अंधार नाहीसा ्ाला की अहंकार नाश पावतो, ज्याचा 
अहंकार नष्ट होतो त्याची घोर संसारातून सुटका होते व त्याला शिवपद प्राप्त होते, असा 
संदेश या भारुडात दिलेला आहे. 


जोहार जी मायबाप जोहार । मी केलासनगरीचा महार । 
त्या नगरीचा सर्व विचार। मजकडे को जी मायबाप।।१।। 


मी तुमच्या अर्ध्या घासाचा महार । अखंड द्वारी करून जोहार । 
नगरीची आडल्युड मज चाकराकडे की जी मायवबाप।।२।। 


दहा द्रवाज्याची पहाणी। सर्वं इद्रियाची आाडणी। 
संताचे चरणी सर्वं सांडून लागलो की जी मायबाप।।३।। 


धन्यावीण सर्वथा। क्षणभर न चाले मायबापा। 
त्याचेमुे सर्व लोका विनंती करून सांगतो की जी मायवाप | ।४ ।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ५७ 


महाराने विनंती केली परी ती आत्मरूपी भुलली। 
मायेने फासाटी केली । म्हणून भयभीत ज्ञालो की जी मायवाप।॥५।। 


अहंकाराने बुडविले। विवेकाने धीक्कारिले। 
मूठ आसनी बेसविले। (तेव्हा) इद्रियासी बंधन केले की जी मायबाप।।६।। 


तुमचे कृपे बोलिलो आत्ज्ञान। आणखी सांगेन ते ठेका की जी मायवाप।।७।। 


आता तुम्ही सकट्टीक जणी। नका पडू दुर्व्यसनी। 

महा प्रपंचाची जाचणी। दूर करा कौ जी मायबाप।।८।। 
आपञपणाते न मानावे। कामक्रोधाते दंडावे। 

मदमत्सरा खंडावे। तरच पावाल परमसुख की जी मायवाप।।।।९।। 
आशा मनिषा कल्पना। दंडावे इद्रियमना। 

तरीच आत्मसुखा पावाल की जी मायबाप।।१०।। 

असे जे नेमी राहिले। ते आत्मसुखा पावले। 

जे आचारा भंगले त्यास लाधले दुःख जाणा की जी मायबाप।।११।। 
मग घातले लोटांगणे। पूर्वी अधिक अथवा उणे। 

तुज बोलिलो धाकुटपणे। तो अपराध क्षमा करा की जी मायबाप।।९२।। 
एसा महार बोलीला। अज्ञान-अंधःकार निरसला। 

ज्ञानमय प्रकाश ्ाला। फिटला अहंभाव की जी मायबाप।।१३।। 
मन्मथ म्हणे जोहार सार। याचा जाणिजे भेदविचार। 

त्याचा तुटे घोर संसार। शिवपदा जाईल की जी मायवबाप।। 

जोहार मायबाप जोहार ।।१४।। 


शब्दार्थं : 

दहा दरवाजे = कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिव्हा व घ्राण ही पाच ज्ञानेद्रिये आणि हात, पाय, वाणी, 
शिश्न व गुदा ही पाच करम॑द्रिये म्हणजे दहा दरवाजे. मूक आसनी = गुदद्रार व जननेद्रिय 
यांच्या मधल्या भागात पायाची टाच लावून मूक्बंध साधतात. त्यामुठे गुदद्रार वंद होते. 
याला योगशास्त्रात मूक आसन म्हणतात. कुंडलिनीजागृतीसाटी या आसनाचा उपयोग होतो. 
नेमी राहणे = इद्रियदमनाचा नियम पाठणे. फासाटी करणे = काटेरी फांद्या टाकून अडचण 
करणे. 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ५८ 


२. फुगडी 


लिगेश्वर (ज. अंदाज इ. स. ५७८-१६३८) : दोन सिया एकमेकींचे हात धरून 
वर्तुाकार फिरत नाचतात त्याला फुगडी म्हणतात. फुगडी खेव्ठताना ग्हटलेले हे गाणे. 
लिगेश्चवररचित ह्या फुगडीत पारमार्थिक उपदेश केलेला आहे. जिचा कासोटा बनकट 
आहे म्हणजे जिचे चारित्य स्वच्छ आहे, पण जी परमार्थ करताना निर्लज्ज (धाडसी) होऊ 
शकते अशी स्त्रीच (जीव) केलास गाढ़ शकते. म्हणुन सावध चित्ताने शिवस्मरण केले 
पाहिजे. संतांसोबत फुगडी खेत फिरलो तर जन्माजन्मांतील फिरणे थांबते, जन्मफेरा 
खुंटतो,असा या फुगडीचा आशय आहे. 


फुगडी फू गे मनमवछ धु गे। संता शरण जा गे। ब्रह्मरूप हो गे।। 

फुगडी घ्याल ठाई । सम डोल देही । विषम पोरी भागली। 

निर्धार करून पाहिली।। 

गुरुभक्ताची फुगडी। निर्लज्य मांडी उघडी। कासुटा बककट तेडी। 

घेणे केलासाला उडी।। 

गुरुभक्तिविण। तिचा जन्म व्यर्थ जाण। सावध करूनी मन। 

करी शिवस्मरण।। 

भक्ति बहू गोड भेद जिकीयला बाई। अभेद अंत्यसुख आहे शिवराजपायी ।। 
संतसमागमे सख्या गेल्या निजघरा। गुरुकृपा लिगय्याशी नाही जन्मफेरा।। 


शब्दार्थं : 
मनमव्छ = मनातील मलिनता, विकार. निजघरा = मूच्छ घरात, जीव जेथून या संसारात 
आला त्या मूक ठिकाणी ग्हणजेच आत्मरूपात, 


३. शरणार्थं 


लिगेश्वर (ज. अंदाजे इ. स. १५७८-१६३८) : मन्मथस्वामीचे शिष्य. राहणार वार्शी. 
यांचे ५०-६० अभंग व काही भारुड प्रकाशित ्ञाली आहेत. लिगेश्चरांची रचना प्रासादिक 
व अलंकारिक आहे. यांची समाधी बा येथे आहे. 

शिवभक्त भेटले म्हणजे एकमेकास शरणार्थ' करतात. शरणार्थं म्हणजेच नमस्कार. 
शरणार्थं केल्यास परस्परांचे क्षेमकुशल विचारले जाते, काही बोलणे होते. लिगेश्वर येथे 
शरणार्थं करून कपिलधार या मन्मथस्वामीच्या समाधिस्थव्ाविषयी माहिती देत आहेत. 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ५९ 


कपिलधारचे महत्त्व, कार्तिक महिन्यातील यात्रा, सांसारिकास घडणारा परमार्थ यांचे नेमके 
उल्लेख येथे आलेले आहेत. 


शरणार्थं करितो मनोभावे शिवभक्तास। 
तेणे आनंद होईल सर्वाचे चित्तास ।।१।। 


तुम्ही शिवनामाचा करून गजर। दणाणिला ब्रह्मांड डोगर । 
वाटे भूकेलास कपिलाधार। गुरुघर निर्मियले।।२।। 


नित्यनेम कातिकमासी। यात्रा भरत पोणिमेशी।। 
शिवभक्त अविनाशी। भेट देती कृपाद्ू।।३।। 


त्याचा आम्हा मस्तकी उपकार। थोर ्ञाला अनिवार ।। 
संसारसुखाचा बाजार । हटला जाण पंचरात्री । ।४।। 


करिता कपिलधारेशी स्नान। दोष जाती रानोरान ।। 
शुद्ध राहणे पवित्र मन। शिवस्मरण घडतसे।॥५।। 


संसारिकास हा परमार्थ। घडला जाण यथार्थं || 
यमराजाचा टव्छला अनर्थ। म्हणून लिगस्या करितो शरणार्थं ।।६।। 


शब्दार्थं : 


भूकेलास = प्रथ्वीवरील केलास अर्थात कपिलधारक्षत्र. पंचरात्री = पाच रात्री. कपिलधारला 
पाच रात्री घालवण्याचा नेम आहे. यमराजाचा अनर्थ टक्णे = मृत्यूपासुन सुटका होणे. 


४. ताकीदपत्र 


शिवदास : हे मन्मथस्वामीचे समकालीन शिष्य होते. यानी मन्मथस्वामीची लिहिलेली 
आरती प्रसिद्ध आहे. तसेच भारुडे, ताकीदपत्रेही लिहिली आहेत. शिवदास नावाचे अनेक 
कवी होऊन गेले. अभंगकार शिवदास नेमके कोण, याबहल संशोधकांत मतभेद आहेत. 

ताकीदपत्र याचा अर्थ समज देणे. राजाकडून गावच्या पाटील-कुलकर्ण्याला नीट 
वागण्याविषयी, गावाचे हित पाहण्यासं बंधी समज दिली जात असे. शिवदासकृत प्रस्तुत 
ताकीदपत्रात देहरूपी गावात राहणा-या मनाजीपंत कुलकर्ण्यास (मनाला) ताकीद देण्यात 
आली आहे. मनाजीपंताने गावाची फार खराबी केली, परमार्थाच्या वाटा बंद केल्या, 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ६० 


म्हणून तुम्हाला धरणे येईल अशी भीती घातली आहे. शिव शिव असा उच्चार केल्यावर 
मात्र काही उणे पडणार नाही, असे सांगितले आहे. वीरशेव संतांनी विविध प्रकारे 
शिवनामाचे महत्त्व कसे सांगितले आहे याचा हा एक नमुना होय. 


ताकीदपत्र राजश्री मनाजीपंत कुलकणीं ।। मुक्काम देहनगर यासी ।। 
जीवाजी शिवाजी मनपूरवाले।। शरण शरणार्थं विनंती विशेष।। 
ताकीदपत्र देण्यास कारण की तुम्ही या गावचा फार खराबा केला आहे।। 
तर ज्यावेव्टी तुष्हास धरणे येईल । त्यावेवेस तुम्टी कोणाचे नाव सांगाल।। 
जीवाजी म्हणे देह कर्ता करविता। मी उगाच डौले मिरविता। 

क्रोध भरी सार मघ्ये पदरी चूक नाही । । प्रपंच मोठा तेणे बुडविल्या परमार्थाच्या 
वाटा। मत्सर हा खोटा मद म्हणे तू गोमटा। परी ताकीद देतो। 

तुम्ही एकमेकास भेटा। परी सद्गुरू घरी नाही वाटा। आम्ही पव्ालो दारवंटा ।। 
एकाएक खुंटा हाती धरिला।। पायगाव प्टाले हातगाव गव्टाले। 

कानगाव मिव्टाले। डोव्सवाडी भित आली।। दंता्वाडीने बातमी दिली। 
मजकडे काही नाही आता।। मोठमोठ्याच्या एेशापरी ।। 

गरीब विचारे राहिले फिरी।। पदरी कोणी मनुष्य नाही म्हणुनिया।। 
मोठमोठ्यांचे एेसे हाल। गरीब म्हणे मी खुशाल ।। शिवशिव जिव्दे बोल। 
मग तुज काय उणे।। अशी ताकीद देऊन गेला।। 

शिवशिव माया ब्रह्मी उरला।। शिवदास स्वरूपी मुरला।। ताकीद देतो ।। 


५. पिगठा 


लक्ष्मण (इ. स. १८०८ ते १८७८) : लक्ष्मण महाराज रऊकगावकर यांचे चरित्र पूवीं 
आले आहेच. पिगव्टा भविष्यकथन करतो, अशी लोकसमजूत आहे. जुन्या काव्य 
भविष्य सांगणारा मनुष्य रपिगन्ठयाप्रमाणे आडावर वसून भविष्यकथन करीत असे. 
लक्ष्मणमहाराजांनी या रचनेत कलियुगात कोणकोणते अनर्थ होतील याचे भविष्य वर्तविले 
आहे. सत्याचा लोप होऊन असत्याला महत्त्व येईल, मुलगा बापाला आणि पत्नी 
नव-याला मारील, शिष्य गुरूचा वध करील, अतिवृष्टी होईल, अनावृष्टी होईल. महामारी 
होऊन तरुणांना, बालकांना खाऊन टाकील इत्यादी. आपल्या अवतीभोवती घडणा-या 
घटनाच कवीन येथे चित्रित केल्या आहेत असे वाटते. 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ६९ 


पिगव्ठा गजबजिला महाद्रारी तो एेका। टाकून सांगतो लोका। 
पिगव्टा गजबनिला। ।धु. ।। 


काठ्ठ आला दुर्धर । धर्म बुडेल फार । 
फार होतील जार चोर। अल्प आयुषी नर ।।९।। 


सत्य ते लोपेल। होईल असत्या मोल। 
वर्णा संकर होतील। उन्मत्त कोल।।२।। 


लेक मारील बापाला। स्त्री भ्रताराला। 
शिष्य वधील गुरूला। मोठा दिसे हा घाला।।३।। 


अतिवृष्टी अनावृष्टी। लोक होतील कष्टी। 
फार दुःख भोगतील। धामधूम ती मोटी ।।४।। 


आता जे जन्मतील। दुःखरूपी ते प्राणी। 
अवघा बाजार खोस्याचा। कोणी क्वचित्‌ ज्ञानी ।।५।। 


मरी आली आली पहा। भक्षी ती तरुणाला। 
मुले बाके ही भक्षिती। दया नाही हो तिला।।६।। 


वृद्ध ग्हातारे रडती। न भक्षी हो त्याला। 
लक्ष्मण विनवी। स्मरा स्मरा निजप्रभूला।।७।। 


६. नवरा 


चत्रा (इ. स. १८७४ ते १९३७) : चत्नप्पा शिवबसप्पा वारद हे मूव्चे राहणारे 


नव्ेगावचे. यांनी अभंग, पदे, दोहरे, आरत्या वगैरे भरपूर लिखाण केले. त्यांच्या 


अभंगाचा गाथा १९२६ साली प्रकाशित आला असून आणखी काही रचना अप्रकाशित 
आहेत. त्यांची समाधी भातखेडा (ता. जि. लातूर) येथे मांजरा नदीच्या काठावर आहे. 


आषाढी एकादशीच्या दिवशी त्यांचे कुटुंबीय पुण्यतिथी साजरी करतात. 


चत्नाची ही एक बहारदार रचना आहे. नवरा म्हणजे ईश्वर, शिव. तो आपल्या 


हदयातच बसलेला आहे, परंतु त्याची कधीच गाठ पडत नाही. जीव हा सती आणि शिव 
हा पती असा सतिपतिभाव वीरशेवधर्मात आचरिला जातो. त्यावर हे रूपक आधारलेले 


आहे. 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ६२ 


नव-याचे दर्शन व्हावे म्हणून मी (जीव) सर्व खटपट करते. होमहवन करते, जप- 
तप-दान करते. पण तो इतका लाजाद्टर आहे की कधी समोरच येत नाही, अशी तक्रार 
बायको करीत आहे. ज्याची जन्मभरात कधीच गाठ पडत नाही अशा नव-याशी संसार 
करणारीही ही बायको ओरच म्हणावी लागेल. 


बाई मी मायान्यर्‌ ग मायाघ्यू। नवरा मोठा लाजाद्। धृ. || 


ज्यासी नाही घरदार। तो म्या योजिला स्वयं बर। 
त्याच्या संगे करिते संसार ।।१।। 


माया करिते नव-यावरी। नवरा लाजुन पठतो दूरी। 
गाठ पड़ना जन्मवरी।।२।। 


नव-यासाटी होमहवन। नव-यासाटी जपतपदान। 
नव-यासाठी हिंडते रानोरान।।३।। 


चत्ना म्हणे नवरा नवरी। न येती एकमेकासामोरी। 
खेव्ठ खतो नानापरी।।४।। 


७. व्यभिचारिणी 


सदानंद (अंदाजे इ. स. १८८०-१९४०) : सदानंदबुवा जोडजवटेकर यांचे चरित्र 
पूवीं आले आहेच. स्वधर्माचा त्याग करून परधर्माचे आचरण करणे हा व्यभिचार होय. 
नव-याशी प्रतारणा करून परपुरुषाशी रममाण होणे हा पतित्रताधर्म नसून वेश्यावृत्ती आहे. 
म्हणून जे वीरशैव इष्टलिग विसरून, परधर्माचरण करतात अशांचा जवजव्टीत धिक्कार 
सदानंदांनी येथे केला आहे. "थूऽ रांड थूऽ तुया तोंडावर थूऽ ' या शब्दांतून ह्या निषेधातला 
प्रवरपणा लक्षात येतो. या रचनेचा बाजच वेगवा आहे. 


थूऽ रांड थूऽ तुञ्या तोंडावर थूऽ ।। 
परधर्म अभिलाषी व्यभिचारिणी तू। ।धृ.।। 


ज्याचे संगे लग्न केले, सुख नाही बोला। 
बटे जाशी लोकापाशी। घर देसी त्याला।।१।। 


वीरशेवांची स्फुट कविता । ६३ 


शब्दार्थ : 
अंग सती 


दाने नसता भांड्न मागे आपल्या नव-याला। 
पलंगावरी सुख देई, पहा आणिकाला।।२।। 


सदगुरूने लिग देता जातीमध्ये आला। 
असा त्याचा उपकार मोठा, विसर कसा आला २।।३।। 


अंग सती लिग पती वीरशेवा ्माली। 
अलिगीसी शरण जाशी लाज कोठे गेली 2।।४।। 


सदानंद हात जोडी विनवी लिंगी लोका। 
लिगभक्ती सोडूनिया बोबा मारू नका।॥५।। 


लिग पती = अंग म्हणजे जीव. जीव हा शिवाची पत्नी, सती आहे. लिग म्हणजे 


शिव. शिव हा जीवाचा पती आहे. अशा भावनेने उपासना करणे म्हणजे 'सतिपतिभाव' होय. 


प्रश्न १: 


प्रशन २: 


प्रशन ३: 


प्रश्नावली 


खालील प्रश्नांची प्रत्येकी २० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 

१. "जोहार ' या भारुडातील संदेश तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. 

२. लिगेश्वरांच्या 'फुगडी' आणि "शरणार्थ' या भारुडांतील आशयाचे 

तुमच्या शब्दात वर्णन करा. 

खालील वाक्यांतील रिकाम्या जागी कंसात दिलेल्या शब्दपिकी योग्य शब्द लिहून 
वाक्ये पुन्हा लिहाः- 

१. मी तुमच्या ....... घासाचा महार (दोन / अर्ध्या) 

ध प्रकाश द्ाला। फिटला अहंभाव कौ जी मायवाप।। 

(सुखमय / ज्ञानमय) 

३. संतसमागमे सख्या गेल्या ....... । (निजघरा / परघरा) 

४. बाई मी मायाद्ट ग मायाढू। नवरा मोठा ....... । (लाजाव्दर / कृपान्‌) 


खालील प्रश्नांची प्रत्येकी ८ ते १० वाक्यात उत्तरे लिहाः- 
१. शिवदासांनी ' ताकीदपत्र' या भारुडातून कोणती ताकीद दिली आहे? 
२. लक्ष्मणांनी आपल्या भारुडातून कोणते भविष्य वर्तविले आहे ? 
३. 'शरणार्थ' या भारुडाच्या आधारे 'कपिलधार ' या स्थव्ाचे वर्णन करा. 
४. 'नवरा' आणि व्यभिचारिणी" या भारुडांतील आशय तुमच्या शब्दांत विशद 
करा. 
7 


वीरशैवांची स्फुट कविता । ६ 


